RNI No . MAHBIL/ 2009 / 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष३, अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५- ११ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५६,किंमत : रुपये १४ .०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

दुरुस्ती आदेश 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन /पंचशीलइंडकोऑपसो / अव .नियुक्ती बदल / ५२४३ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम १०३( ४ ) मधील प्राप्त अधिकारानुसार , मी , श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी 
संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे आदेशान्वये श्रीमती टी . सी . शिरधनकर, उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, देवरुख, ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी , यांची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि पत्रान्वये, नियुक्त अवसायक यांची बदली जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था 
रत्नागिरी या कार्यालयामध्ये झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणुकीचे आदेशातील पदनामामध्ये, प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे 
अंशतः बदल करीत आहे : 
अनुक्रमांक सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम 
( २ ) 

( ३ ) 
पंचशिल इंडस्ट्रीयल को - ऑप . श्रीमती टी . सी . शिरधनकर , 

श्रीमती टी . सी . शिरधनकर , 
सोसायटी लि ., मु . पो . आंबेड बु., उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, २ रे अपर उप लेखापरीक्षक , सहकारी 

ता . संगमेश्वर , जि . रत्नागिरी . देवरुख, ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी. संस्था, रत्ना 
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे. 


( ४ ) 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ जून २०१७. 


बी . एस . माळी , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


( १ ) 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / ४९७२/ अधिप्रदान / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, श्री. आर. के . बांगर, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये 
रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक सहकारी पतपेढी मर्या., रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा व कार्यरत शाखा 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . महेश पांडुरंग वाटवे विशेष वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा 

रत्नागिरी . 
अटी. 
___ (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

गांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ - ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ- २ ”, “ अ- ३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

पधिकारी यांनी नमद केलेल्या कालावधीत वसलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण - १५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, रत्नागिरी जिल्हा माध्यमिक सहकारी 
पतपेढी मर्या., रत्नागिरी, जि . रत्नागिरी, ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ जून २०१७ . 


आर. के . बांगर , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २ , २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


३ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का .क . १५६ / ४६२५ / अधिप्रदान / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये राजापूर 
तालुका, कुणबी सहकारी पतपेढी मर्या., राजापूर , ता . राजापूर, जिल्हा रत्नागिरी या बँकच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिचीविक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाच्या अधिकार प्रदान करावयाच्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा 
हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ४ ) 
श्री . जितेंद्र आत्माराम पाटकर मुख्यकार्यकारी अधिकारी , वसुली अधिकारी राजापूर तालुका 

राजापूर 
श्री . महेश पांडुरंग वाटवे 

वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

राजापूर तालुका 
अटी. 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनूसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ -३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . 

( ६) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, “ अ- ३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास, किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
___ ( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम , १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

___ ( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी राजापूर तालुका , कुणबी सहकारी पतपेढी 
मर्या., ता . राजापूर ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

बकुळाताई माळी, 
रत्नागिरी , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक १ एप्रिल २०१७ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि .पु.) –१अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का .क . १५६/ ४८२३ / अधिप्रदान / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
जनकल्याण ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत संस्था मर्या., मंडणगड , ता . मंडणगड , जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसूली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून 
व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाच्या अधिकार प्रदान करावयाच्या शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

हुद्दा व कार्यरत शाखा 
( १) ( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . विजय रामचंद्र खैरे व्यवस्थापक मंडणगड 

वसली अधिकारी 

मंडणगड तालुका 
अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ - ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनीदेखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

ती अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

___ ( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ- २ ”, “ अ-३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास ,किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण.१५०४ /प्र. क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी जनकल्याण ग्रामीण बिगर शेती सहकारी पत 
संस्था मर्या., मंडणगड , ता . मंडणगड " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

___ ( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ एप्रिल २०१७ . 


बकुळाताई माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / ४८८३ / अधिप्रदान / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये रत्नागिरी 
अर्बन को .- ऑप. बँक लि . रत्नागिरी, जिल्हा रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा 
हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ३ ) 
श्री . नानासाहेब दाजी तुपे व्यवस्थापक , रत्नागिरी 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
अटी. 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न 
केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त खल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
___ (३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

___ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, “ अ- ३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास, किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ / १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 
___ ( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रत्नागिरी अर्बन को - ऑप . बँक लि . 
रत्नागिरी, जि . रत्नागिरी ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ एप्रिल २०१७ . 


बकुळाताई माळी, 
जिल्हा उप निबंधक, 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


६ 


महाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / ४८८७ / अधिप्रदान / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, बकुळाताई माळी, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये लांजा 
नागरी सहकारी पत संस्था मर्या. लांजा, ता . लांजा, या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत 
आहे : 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा व कार्यरत शाखा 
( २ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 
१ 

श्री . चंद्रशेखर दत्ताराम रुमडे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुली अधिकारी लांजा तालुका 
अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ - ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

ती अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ- १ ”, “ अ - २ ”, “ अ - ३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास, किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

(८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र. क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी लांजा नागरी सहकारी पत संस्था मर्या. 
लांजा , ता . लांजा ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

___ ( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्जरक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २२ मे २०१७ . 


बकुळाताई माळी , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


७ 


१ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / ४९६४ / अधिप्रदान / १७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६( १) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आर. के . बांगर, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
दि चिपळूण अर्बन को - ऑप. बँक लि ., चिपळूण , जिल्हा रत्नागिरी या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली 

कारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा व कार्यरत शाखा 
( २) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . दिनेश अरविंद रेडीज ज्युनिअर ऑफीसर 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . शैलेश श्रीकृष्ण देवळेकर ज्युनिअर ऑफीसर वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
अटी. 

(१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 
___ ( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ - ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

___ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ - १ ”, “ अ - २ ”, “ अ - ३ ” व “ अ - ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास ,किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

(१०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि चिपळूण अर्बन को - ऑप. बँक लि ., 
चिपळूण , जिल्हा रत्नागिरी ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

आर. के . बांगर, 
रत्नागिरी , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक १ जून २०१७ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ 


महा 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क. १५६ / ४९६८ / अधिप्रदान / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आर. के. बांगर, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुणबी 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत संस्था मर्या., दापोली, जि . रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसूली 

कारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल 
करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा व कार्यरत शाखा 
( २ ) 

( ३ ) 
श्री . विश्वनाथ दिनकर कार्यकर्ते विशेष वसुली अधिकारी , 

दापोली . 


( ४ ) 
वसुली अधिकारी 


( ५ ) 
दापोली तालुका . 


अटी . 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 

आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, “ अ-३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास,किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, कुणबी ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पत 
संस्था मर्या., दापोली ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी. 
___ (१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

आर. के . बांगर, 
रत्नागिरी , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक १ जून २०१७ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६/ ४९८१ / अधिप्रदान / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आर . के . बांगर , जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये राजापूर 
अर्बन को .- ऑप.बँक लि ., राजापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


- 


aorsmx 


5w 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा व कार्यरत शाखा 
( २) 

( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . लक्ष्मण गणू म्हात्रे 

सि . ऑफिसर 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
कु . कमल विष्णू चव्हाण 

ज्यु . ऑफिसर 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . रमेश भैरु काळे 

ज्यु . ऑफिसर 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . लक्ष्मीकांत गणपत पाडाळे सि . ऑफिसर 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
श्री. दिलीप शांताराम मांडवकर सि . ऑफिसर 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
श्री . प्रभात शांताराम पेडणेकर ज्यु . ऑफिसर 

वसुली अधिकारी रत्नागिरी जिल्हा 
अटी . 

नी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ - ३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 
(६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ -१ ”, “ अ- २ ”, “ अ-३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

न्यायालय, मंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरुद्ध महाराष्ट राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास , किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी राजापूर अर्बन को - ऑप.बँक लि ., 
राजापूर " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

(११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

आर . के . बांगर , 
रत्नागिरी , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
दिनांक १ जून २०१७ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / ४९८५ / अधिप्रदान / १७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आर. के. बांगर , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये लक्ष्मी 
बाळासाहेब नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., चिपळण, ता . चिपळण, जिल्हा रत्नागिरी या संस्थ 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व 
तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ 
मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचेनाव 


( २ ) 
श्री . अ. गफूर नुरमहमंद मणेर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा 
हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ३ ) 
विशेष वसुली अधिकारी , 

चिपळूण . 


( ४ ) 
वसूली अधिकारी 


चिपळूण, तालुका 


अटी . 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 

आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

(५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, “ अ-३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास,किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१ /१५ - स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम, १९६१ चे नियम १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 
___ (१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी लक्ष्मी बाळासाहेब नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या.,चिपळूण, तालुका चिपळूण ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
___ (१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

आर. के . बांगर , 
रत्नागिरी , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक १ जून २०१७. 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ -११ , शके १९३९ ११ 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का .क . १५६/ ४९८९ / अधिप्रदान / २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६(१) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , आर . के . बांगर , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये 
श्री समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


- 


अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा व कार्यरत शाखा 
( २ ) 

( ४ ) 
श्री . रमेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी लांजा तालुका 
अटी. 

(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतदी व परिपत्रकीय सचनांचे 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
___ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

कारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, “ अ-३ ” व “ अ - ४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम, १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास, किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
___ (८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी श्री समर्थ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., 
लांजा " असा फलक लावता येऊ शकेल 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

( १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ८ जून २०१७. 


आर. के . बांगर, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


भाग एक ( को . वि . पु.) – २अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५- ११, शके १९३९ 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / ४९९४ / अधिप्रदान / २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, आर. के. बांगर, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये, जनता 
सहकारी नागरी पतसंस्था मर्या., लांजा या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शवि 

दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा 
हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ४ ) 
श्री . रमेश गोविंद मांडवकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

वसुली अधिकारी लांजा तालुका 
श्री . रमेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

लांजा तालुका 


M 


( २ ) 


ov 


र 


अटी . 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 

( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत बँक स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी . 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, “ अ-३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे. 

मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 

ती अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास,किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५ -स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्यूटीव्ह कोर्ट ” 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) ” असे लिहावे. 

(१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी जनता सहकारी नागरी पतसंस्था मर्या., लांजा 
" असा फलक लावता येऊ शकेल . 
___ (११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

( १२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

आर . के . बांगर , 
रत्नागिरी, 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक ८ जून २०१७ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २ , २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ १३ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६/ ५०६७ / अधिप्रदान / २०१७ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्री . आर . के . बांगर , जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी या आदेशान्वये 
श्री मुरली मनोहर नागरी सहकारी पत संस्था मर्या., खेड या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे 
निबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरिता प्रदान 
करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 

अधिकाऱ्याचा 
हुद्दा व कार्यरत शाखा 

( ४ ) 
श्री . संदिप चंद्रकांत मोदी 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

खेड तालुका 
श्री. राकेश प्रकाश बुटाला वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

खेड तालुका 
श्री . अनिल भिकाजी विचले वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

खेड तालुका 
अटी . 

( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम, १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचेपालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल. 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ - ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य 

ल त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उप निबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी. 
___ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( 1 ) वसली अधिकारी यांनी वसल केलेल्या संपर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा तपन केलेल्या दिगानन जालना प 
र्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 

गार 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ-१ ”, “ अ-२ ”, “ अ- ३ ” व “ अ - ४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप. बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 

( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास ,किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्यूटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम, १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी श्री मुरली मनोहर नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या., खेड ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 

(११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

(१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही. 

आर. के . बांगर , 
रत्नागिरी , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक ८ जून २०१७ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


व कार्यात दान विभालाची माहिती 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ -११, शके १९३९ 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि .२/ नोंदणी रद्द / कलम २१ / २०१६. - मी अ . वि . पाटील, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग, मला 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , वारणा वैभववाडी कृषि माल प्रक्रिया सहकारी संस्था 
मर्या., वैभववाडी, नोदणी क्रमांक एसडीजी /व्हीडब्ल्यूडी/पीआरजी/ ( अ) / १०२, दिनांक ४ ऑगस्ट २००४ या संस्थेचे अवसायन कामकाज पुर्ण 
झाल्याने व संस्थेचे व्यवहार समापित झाल्याने संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत आहे . 

सदरचे आदेश आज दिनांक २६ एप्रिल २०१६ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी पारीत करत आहे . 


अ . वि . पाटील , 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 


सिंधुदुर्ग . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

दुरुस्ती आदेश 
क्रमांक जिउनिर / प्रशासन / प्रबुद्धइंडकोऑपसो / अव . नियुक्त बदल / ५२३६ / सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम १०३( ४ ) मधील प्राप्त अधिकारानुसार, मी , श्रीमती बी . एस . माळी, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी खालील नमूद सहकारी 
संस्थेचे अवसायक पदी या कार्यालयाचे आदेशान्वये श्रीमती टी . सी . शिरधनकर उप लेखापरीक्षक सहकारी संस्था , देवरुख , ता . संगमेश्वर , 
जि . रत्नागिरी, याची नियुक्ती करणेत आली होती. तथापि नियुक्त अवसायक यांची बदली जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था रत्नागिरी या 
कार्यालयामध्ये झालेने सदर आदेशामधील अवसायक नेमणूकीचे आदेशातील पदनामामध्ये, प्रशासकीय कारणास्तव खालीलप्रमाणे अंशतः बदल 
करीत आहे : 


अनुक्रमांक सहकारी संस्थेचे नाव पूर्वीच्या अवसायक यांचे नाव व पदनाम नवीन अवसायक यांचे नाव व पदनाम 
( २ ) 

( ३ ) 
प्रबुद्ध इंडस्ट्रीयल को - ऑप . श्रीमती टी . सी . शिरधनकर 

श्रीमती टी . सी . शिरधनकर 
सोसायटी लि .मु. पो. आंबेड बु . उप लेखापरीक्षक सहकारी संस्था , २ रे अप्पर उप लेखापरीक्षक सहकारी 

ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी . देवरुख , ता . संगमेश्वर, जि . रत्नागिरी. संस्था रत्नागिरी . 
वरीलप्रमाणे पूर्वीच्या अवसायकांची नेमणूक रद्द करून नवीन अवसायकांची नेमणूक करण्याचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी देत आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १९ जून २०१७. 


बी . एस. माळी, 
जिल्हा उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ १५ 
__ जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि / कृषिपत / का . क . १५६ / ४६०३ / अधिप्रदान / १७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६(१ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , श्रीमती बकुळाताई माळी, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशान्वये कुणबी 
विकास सहकारी पतसंस्था मर्या., लांजा, ता . लांजा , जिल्हा रत्नागिरी या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज 
वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून 
रकमा वसूल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार , खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या 
कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 
अनुक्रमांक अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा 

हुद्दा व कार्यरत शाखा 
( १) 

( ४ ) 
श्री . संदिप सोनू डाफळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , वसुली अधिकारी लांजा तालुका 

लांजा 
श्री . महेश पांडुरंग वाटवे वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी लांजा तालुका 
अटी. 
____ (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येईल . 

( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

( ३ ) विशेष वसुली अधिकारी यांनी दरमाह सोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात “ अ- ३ ”, “ अ- ४ ” व “ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था यांचे कार्यालयात सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र विभाग, दोन विभाग अथवा राज्य 
कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थांनी देखील त्यांचे मुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक यांचे कार्यालयास माहिती सादर करावी . 
____ ( ४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यासकिंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 
भरणा करावा. वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्थास्तरावर स्वतंत्र नोंदवही 
ठेवण्यात यावी. 

( ६ ) त्याबाबतचा नमुना “ अ- १ ”, “ अ- २ ”, “ अ- ३ ” व “ अ- ४ ” सोबत जोडलेला आहे . 

मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को - ऑप . बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 
याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम , १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. . 

__ ( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण- १५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 

(९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) ” असे लिहावे. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी कुणबी विकास सहकारी पतसंस्था मर्या., 
लांजा , ता . लांजा " असा फलक लावता येऊ शकेल . 

( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम 
करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही 
करावी . 

(१२) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 
वसूल करता येणार नाही . 

बकुळाताई माळी, 
रत्नागिरी , 

जिल्हा उप निबंधक , 
दिनांक १ एप्रिल २०१७ . 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


आ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक रा . अ / ३९८३/ २०१७. – श्रीमती एस . ए. आर . सय्यद , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर , यांची दिनांक २१ जून 
२०१७ व दिनांक २२ जून २०१७ अशी २ दिवसांची परीवर्तीत रजा 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . ए. आर. सय्यद, यांची रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , खालापूर , म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. ए. आर . सय्यद , ह्या 
अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर, या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . ए. आर. सय्यद, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे 
वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढण्यात यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
एम . गाडे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांजकडे 
राहील . 


आदश 


दिनांक १ जुलै २०१७ रोजी कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते दिनांक 
४ जुलै २०१७ रोजी कार्यालयीनवेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती एस. एन . 
सावळेश्वरकर दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क .स्तर, माणगाव यांचेकडे 
राहील . तसेच दिनांक ४ जुलै २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपासून ते 
दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . जी . एस. हांगे, दिवाणी सह न्यायाधीश क . स्तर , 
माणगाव यांजकडे राहील . 

मु. गो . सेवलीकर, 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक १ जुलै २०१७. 

रायगड - अलिबाग . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक रा . अ / ४०७६ / २०१७. - श्री . के . के . घुले , ४थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल, यांची दिनांक २९ जन २०१७ 
रोजी किरकोळ रजा रद्द करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २९ जून 
२०१७ ते १ जुलै २०१७ रोजीची अशी ०३ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक २ जुलै २०१७ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मिळणेबाबतचा अर्ज 
मंजूर करणेत येत आहे . 
___ पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . के . के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४थे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल, म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के. के . घुले , ४ थे सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर . पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर , ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल , 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . के. के. घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर पनवेल, 
हे अधिकारी रजेवर जाण्यापर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्याचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
एस . पानसरे , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल , 
यांजकडे राहील . 


मु . गो . सेवलीकर , 
रायगड - अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २७ जून २०१७. 

रायगड - अलिबाग . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 


__ आदेश 


क्रमांक रा. अ / ३९९२ / १७. - श्री . प्र. श्री. शिंदे, दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, माणगाव , यांचा दिनांक 
३ जुलै २०१७ ते दिनांक ५ जुलै २०१७ अशी तीन दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक १ जुलै २०१७ रोजीचे कार्यालयीनवेळेनंतर पासून ते 
दिनांक ६ जुलै २०१७ रोजीचे कार्यालयीनवेळे पूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . प्र . श्री . शिंदे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, माणगाव , 
म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . प्र. श्री . शिंदे, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर , दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, माणगाव, या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल असते . 

श्री . प्र. श्री . शिंदे, रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक ३ जुलै २०१७. 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


आदश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ १७ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कर्जत यांजकडून उप निबंधक, सहकारी संस्था , एन-विभाग , मुंबई यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी / केजेटी /एचएसजी /( टीसी)/ ३३७७ / २०१६-२०१७/ क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी) /१०८३७/ २०१६ 
६४२ / सन २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, कर्जत , जि . २०१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , विजय भुषण गॅलेक्सी 

याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्लॅटिनम ब-१, को - ऑप. हौसिंग 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था म . दहिवली, मु. पो . ता . कर्जत , जि . 

लि ., सी . टी . एस.नं . ८ए/ १, टॉवर बी -१, गोदरेज प्लॅटिमन , पिरोजशा 
रागयड सर्व्हे नंबर ११ / १अ , प्लॉट नं . ०१, मौजे दहिवली, ता . कर्जत , 

नगर , विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७९. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
जि . रायगड. ही संस्था महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था अधिनियम , 

संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९ (१ ) 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाचे कलम 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र 

१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा नियम 
सहकारी संस्था नियम, १९६० व नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

१० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 

आले आहे . 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

कैलास प्र. जेबले, 
जी . बी . ठाकूर , 
नवी मुंबइ, 

उप निबंधक , 
कर्जत 

सहायक निबंधक , 

दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, एन-विभाग, मुंबई. 
दिनांक ३० मार्च १२०१७ . सहकारी संस्था, कर्जत . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग, मुंबई यांजकड़न उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन -विभाग , मुंबई यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्युएन / एचएसजी /( टीसी )/ १०८३५ / २०१६ 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/( टीसी) / १०८५८ / २०१६ 
२०१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन-विभाग , मुंबई 

२०१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन -विभाग , मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , कैलाश को - ऑप . हौसिंग लि . , 

याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , प्लॅटिनम बी - २, को - ऑप. हौसिंग 
प्लॉट नं . १८ , साईनाथनगर , एलबीएस रोड, घाटकोपर ( प.), 

लि ., सी . टी . एस.नं . ८ए/ १, टॉवर बी -१, गोदरेज प्लॅटिमन , पिरोजशा 
मुंबई-८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

नगर , विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७९. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
( १९६० चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) 

अन्वये नोदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाचे कलम 
आहे व उक्त अधिनियमाचे कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम 
संस्था १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप 
संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

आले आहे . 
कैलास प्र . जेबले , 

कैलास प्र. जेबले, 
कोकण भवन, बेलापूर , 

उप निबंधक , नवी मुंबई , 

उप निबंधक , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, एन -विभाग , मुंबई . दिनांक २२ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, एन -विभाग, मंबई . 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , एन - विभाग, मुंबई यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , एन- विभाग , मुंबई यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी)/ १०८३६ / २०१६ 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएन / एचएसजी/ (टीसी) /१०८५९ / २०१६ 
२०१७ / सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एन-विभाग , मुंबई 

२०१७/ सन २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , द्वारका को - ऑप. हौसिंग लि ., 

याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , गोपाळकृष्ण भुवन, ए-विंग , को 
प्लॉट नं. १४ , साईनाथनगर , एलबीएस रोड , घाटकोपर ( प.), मुंबई 

ऑप. हौसिंग लि ., प्लॉट नं . ९८ , टेम्पल लेन , टिळक रोड, घाटकोपर 
८६, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 

( पूर्व), मुंबई ४०० ०७७. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
चा महा. २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 

अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
उक्त अधिनियमाचे कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) 
नियम, १९६० व नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
कैलास प्र. जेबले , 

कैलास प्र. जेबले, 
कोकण भवन , बेलापूर , 

उप निबंधक , नवी मुंबई, 

उप निबंधक , 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, एन -विभाग , मुंबई . दिनांक १५ मार्च २०१७. सहकारी संस्था, एन -विभाग, मुंबई . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


यम 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ 


अपर जिल्हाधिकारी रायगड- अलिबाग यांजकडून 

दुरुस्ती अधिसूचना 
क्रमांक मशा/ कार्या-२ / प्राफेब / शेंदुरमलई / २०१७. - महाड तालुक्यातील वाकी बु., गावातील शेंदुरमलई, बौद्धवाडी, खरकवाडी, रोहिदासवाडी व 
आंब्याचा माळ या वाडीचे शेंदुरमलई या नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या महसुली गावामध्ये रुपांतर करणेबाबतची अंतिम मूळ अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २८ -मार्च ६, २०१३ / फाल्गुन ९-१५, शके १९३४ 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१३ मध्ये प्रसिद्ध करणेत आली आहे . 

शेंदुरमलई गावचे हद्दीत समाविष्ट असलेले परंतु अधिसुचनेत अनावधानाने नमूद करणेचे राहून गेलेले सर्वे नंबर ३२१ , ६३९ तसेच प्रस्तावीत 
महसुली गावातील सर्व समाविष्ट गावठाणे हे शेंदुरमलई गावात समाविष्ट करून शेंदुरमलई या महसुली गावात खालील अनुसूचीमध्ये दर्शविलेले 
सर्व्हे नंबर समाविष्ट असलेबाबतची दुरुस्ती अधिसूचना काढण्यात येत आहे . 

अनुसूची 

( सर्व्हे नंबर) 
१ ते १८८, ३२१ , ३८० , ४३६, ६३९ = एकूण १९२ 

पी . डी . मलिकनेर, 
अलिबाग , 

अपर जिल्हाधिकारी, रायगड , 
दिनांक १४ जुलै २०१७. 

अलिबाग . 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग , माणगाव यांजकडून 


शुद्धिपत्र 
क्रमांक भूसं / उविअमा/ घोटवळ / एस. आर. १४१ / दुरुस्ती / २०१७. - उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव यांजकडील अधिसूचना 
भूसं / उविअमा / घोटवळ / एस. आर ./१४१/ २०१७, दिनांक २३ मे २०१७ अन्वये मौजे घोटवळ , ता . माणगाव, जि . रायगड येथील भूमी संपादन, 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११( १) च्या उपबंधाअन्वयेची 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार पृष्ठ क्र . ७१ मध्ये दिनांक २५ - ३१ मे २०१७ रोजी 
प्रसिद्ध झाली आहे. 

दिनांक २५ - ३१ मे २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेत 
खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करणेत येत आहे : 

अनुसूची 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , मौजे घोटवळ 
यापूर्वीचा तपशील 

वाचण्याचा तपशील ( दुरुस्तीप्रमाणे ) 
अ . क्र . स.नं ./ ग.नं . 

हि .नं . क्षेत्र 

अ . क्र . स.नं . / ग.नं . हि .नं . 
(१ ) ( २) ( ३ ) ( ४ ) 

( २ ) 

( ४ ) 
( हे . आर . ) 

( हे. आर. ) 
० .१३. ० 

पैकी वगळणे 


क्षेत्र 


१६५ 


पैकी 


१६५ 


१६९ 


० .०८ . ० 


१६९ 


पैकी 


० . ०८ . ० 


१७१ 


का 


० . ७ . ०० 


१७१ 


पैकी 


० . ७० . ० 


० . ३६. ० 


१८० 


१८० 
२४५ 


वगळणे 
वगळणे 


३७ 


पैकी 


० . ३० . ० 


२४५ 


पैकी 


रायगड , 
दिनांक १७ जुलै २०१७. 


बाळासाहेब तिडके , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगाव विभाग , माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ १९ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव यांजकडून 

अधिसूचना 

अधिक 
क्रमांक उविअमा / भूसं / कात-२ / को रे स / एस . आर.-१४४ / २०१७. - ज्याअर्थी, उप मुख्य इंजिनिअर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १८ गावांचे रेल्वे लाईन करीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व 
वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ०३/ २०१५ / प्र.क्र . ३४ / अ-२, दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी 
क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडे सादर केला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचे आदेश क्र . भुसंपादन / टे - ६ / रो .वि .रे. मार्ग/ ४८७५१५ / २०१७, दिनांक ९ जून २०१७, अन्वये 
उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे , २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ आणि तदनुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन 
परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्रमांक एलक्युएन - ०१/ २०१७ / प्र. क्र . १२ / अ - २ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत 
निर्देश दिले आहेत ; 
त्याअर्थी, आता, 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , श्री . बाळासाहेब तिडके , उप विभागीय अधिकारी , माणगाव याद्वारे , 

( एक ) अनुसूची-१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उपमुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 
कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

___ ( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व 
शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रकमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन, मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 

__ ( तीन ) संबधित भूधारकाकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उपमुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 
कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई यांचे नावे खरेदी देण्यास स्वेच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमतीपत्रे (विकल्प ) मागवित आहे . 

२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प) उप विभागीय अधिकारी, माणगाव / 
उपमुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत . 

३. संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहितनमुना उप विभागीय अधिकारी माणगाव / उपमुख्य इंजिनियर ( Doubling), कोकण रेल्वे कार्पोरेशन 
लि ., बेलापूर , मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे . तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत 
भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

४ . सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आरखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी , माणगाव यांच्या कार्यालयामध्ये 
व महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयातील वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधीत व्यक्तींना तसेच जनतेस 
निरिक्षणासाठी खुली ठेवणेत आली आहे. 

अनुसूची - एक 

तालुका मागणाव , जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


क्षेत्र 


( हे . आर . ) 


ढालघर 


८ / १अ 


० . ००. ५० 


८ / १ब 


० . ०० . २५ 


८ / १क 


० . ०० . २५ 


arsmx5w 


८ / २ 


० . ०० .२५ 


८ / ३अ 


० . ०० .२५ 


८ / ३ब 


० . ०० . २५ 


८ / ४ 


० .०० . २५ 


८ / ५अ 


० . ०० . २५ 


usa 


८ / ५ब 


० .०० . २५ 
० .०० .२५ 


८ / ६ 


भाग एक ( को . वि .पु.) - ३अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ 


( ३ ) 


( ४ ) 


८ / ७ 
१० / ३ 
१० / ४ 
१० / ५ 
१० / ६ 
१० / ७ 
९ / ५ 
९ / ६ 
९ / ८ब 
९ / ८अ 
९ / ९ 
५ / ४ 
५ / ७अ 
५ / ९ 


( हे. आर. ) 
० .०० . २५ 
० .०१. ०० 
० . ०१. ०० 
० . ०१ . ०० 
० .०१. ०० 
० . ०१ . ०० 
०. ०२. १० 
० . ०० .६६ 
० . ०० .८८ 
० .०० . ५० 
० .०४ . २० 
० . ०१ . ७५ 
० .०२. १० 
० .०३ .१५ 
०. ०६. ०० 
० .००. ५० 
० . ०० . ५० 
० .०० . ५० 
० .०० .५० 
० . ०० . ५० 
० .०० .५० 
० .००. ५० 
०. ०५ . ६० 
० .०४ .२० 
० .०१. ०५ 
० . ०२. ४५ 
०. ०२ . ४५ 
० . ०१. ७५ 


५५ 


२८ / १ 


२८ / २ 


२८ / ३ 
२८ / ४ 
२८ / ५ 
२८ / ६ 
२८ / ७ 
२६ / ९ 
५८ / १३ 
५८ / १२ 
५८ / ८ 
५८ / ६ब 
५८ / ५ 


५५ 


० . ०८ . ४० 


५२/ १ 


० . ०३ . १५ 


५४ 
एकूण क्षेत्र ( हे . आर . ) 


० .०५. ६० 
० . ६७. ४९ 


. . 


माणगाव , 
दिनांक २७ जून २०१७ . 


बाळासाहेब तिडके , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगाव विभाग , माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


२१ 


उप विभागीय अधिकारी, माणगाव विभाग, माणगाव यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उविअमा / भूसं / कात -२ / को रे स / एस . आर.- १४५ / २०१७. -ज्याअर्थी, उप मुख्य इंजिनिअर ( Doubling ) कोकण रेल्वे 
कार्पोरेशन लि ., बेलापूर, मुंबई यांनी रोहा ते वीर एकूण १८ गावाचे रेल्वे लाईनकरीता या सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता शासन निर्णय, महसूल व वन 
विभाग क्रमांक संकीर्ण. ०३ / २०१५ / प्र. क्र . ३४ / अ-२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून खाजगी 
क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई मर्यादित यांचे नावे घेण्याबाबत प्रस्ताव 
जिल्हाधिकारी, रायगड यांचेकडे सादर केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , रायगड यांचे आदेश क्र . भुसंपादन / टे-६/ रो. वि.रे. मार्ग / ४८७५१५/ २०१७, दिनांक ९ जून २०१७ अन्वये 
उक्त प्रस्तावासंबंधी उक्त शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ आणि तद्नुषंगिक शासन निर्णय , तसेच शासन 
परिपत्रक, महसूल व वन विभाग क्रमांक एलक्युन -०१ / २०१७ / प्र. क्र . १२ / अ- २, दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश 
दिले आहेत . 
त्याअर्थी, आता, 
१. उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार , मी , बाळासाहेब तिडके, उप विभागीय अधिकारी, माणगाव याद्वारे , 

( एक ) अनुसूची-१ मध्ये नमूद खाजगी क्षेत्रातील जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे थेट खरेदी पद्धतीने उपमुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 
कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई यांच्या नावे घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि 

( दोन ) प्रकल्पासाठी जमीन थेट खरेदी घेताना जिल्हास्तरीय समितीमार्फत भसंपादन कायदा २०१३ मधील कलम २६ ते ३० च्या व 
शेड्युल -१ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणाऱ्या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ % रक्कम वाढीव देऊन , मोबदला 
निश्चित करण्यात येईल . 
( तीन ) संबधित 

शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीद्वारे उपमुख्य इंजिनियर ( Doubling ) 
कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई याचे नावे खरेदी देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित 
केलेला मोबदला संपूर्णतः व अंतिमरित्या स्वीकारण्यास तयार असल्याबाबतची संमती पत्रे (विकल्प ) मागवीत आहे . 

२. संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहित नमुन्यातील संमतीपत्रे (विकल्प ) उप विभागीय अधिकारी, माणगाव / 
उपमुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कार्पोरेशन लि ., बेलापूर , मुंबई यांच्याकडे दाखल करावीत . 

३. संमतीपत्राचा (विकल्प ) विहित नमुना उप विभागीय अधिकारी माणगाव / उपमुख्य इंजिनियर ( Doubling ) कोकण रेल्वे कार्पोरेशन 
लि ., बेलापूर , मुंबई यांच्या कार्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. तसेच सदर नमुना या कार्यालयामार्फत / महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत 
भूधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येईल . 

४ . सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आरखड्याची प्रत उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांच्या कार्यालयामध्ये 
व महामंडळाच्या प्राधिकृत अधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी 
खुली ठेवणेत आली आहे. 

अनुसूची - एक 

तालुका मागणाव , जिल्हा रायगड 
अ . क्र . गावाचे नाव 

भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 

हे . आर . 
चापडी 

११५ 

० .०५ . ३५ 
७ / १ 

० .०२.८० 
७/ २अ 

० .०२. २० 
७ / २ब 

० .०० . ५० 

० . ०१. ७० 
५ / १ 

० . ०१ . ३० 
५ / २ 

० . ०० . २५ 
५ / ३ 

०. ०१. ७० 
५ / ५ 

० .०२. ४५ 
४ / २अ 

० .०१ . ७५ 
४ / २ब 

०. ०१. ०० 
४ / ५ 

० .०१. ६० 
११/ १ 

०. ०१ . ९० 


क्षेत्र 


० 


० 


० 


oramx5wovararm 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५- ११, शके १९३९ 


समाप्त 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


चापडी 


११ / ४ 
१२ / १ 
१३ / ५ 


१४ 


१५ / २अ 
१६ / १ 
१६ / ४ 
१७ /१अ 

१७ / २ 
१७/ ३अ 
१७ / ३ब 
१७ / ४ 
१७ / ५ 
१७/ ६ 


हे . आर 
० .०२ .०३ 
० . ०२ . २० 
० . ०१ . ३५ 
० .०४. ५५ 
० .०१ . ७५ 
० . ०१. २५ 
० . ०१. ६५ 
० .०० . ५० 
० . ०० . ५० 
० .०० . ५० 
० .००. ५० 
० .०० . ५० 
० . ०० . ५० 
० .००. ५० 
० . ०० . ५० 
०.१.५० 
० .१. ५० 
० .००. ५० 
० . ०० . ५० 
० .०० . ५० 
० . ०० . ५० 
० .००. ५० 
० .०१.२५ 


१७ / ७ 


८२/ १ 
८२/ २ 
८१ / १ 
८१/ २ 
८१/ ३अ 
८१/ ३ब 
८१ / ४ 
७३ / १ब 
७३ / १क 
७२/ १अ 
७२/ २ब 
७२ / ३क 


० .०१,२५ 


० .०१.०० 
० . ०१. ०० 
० . ०१. ०० 


७० 


० .०२. ७५ 


० . ०१. ६० 


७१ /१ब 

६८ 


० . ०० . २० 


६७ 


६१ / १ 
६१ / ब२ 


० .०७. ७१ 
० .०५. ०० 
० .०५. ०० 


६२ 


० . ०१ . ०० 


११७ / १ 


० . ०० . ४५ 


एकूण क्षेत्र 


. . 


०. ७७. ९९ 


माणगाव , 
दिनांक २७ जून २०१७ . 


बाळासाहेब तिडके , 
उप विभागीय अधिकारी , 
माणगाव विभाग, माणगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


२३ 


सदर मनाई आदेश दिनांक १५ जुलै २०१७ रोजी ०० - १० वाजेपासून 
दिनांक २९ जुलै २०१७ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे , 
दिनांक १३ जुलै २०१७. 


परम बीर सिंह , 
पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर . 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ३८ / २०१७. - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन , पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. तसेच माहे , जुलै २०१७ महात 
दिनांक १६ जुलै २०१७ रोजीपासून चालीय उत्सवास सुरुवात दिनांक 
२४ जुलै २०१७ रोजी श्रावणी सोमवार मासारंभ व दिनांक २७ जुलै 
२०१७ रोजी नागपंचमी साजरी होणार आहे ; 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह , पोलीस आयुक्त, ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९५१ चे कलम ३७( १) व 
( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व 
सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

(१ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास । 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे, 

(२) दगडकिंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने 
जमा करणे, 

(३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे , 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे 
इत्यादी, 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे , 

(६ ) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 
शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे जाहीर 
सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या । 
आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे. ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत . 
( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक , 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका, । 
(३) सरकारी/ निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले 
लोक , 
( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय, 

( ५) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका , 

( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
असलेले ठिकाण . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल- २ / ४६६/ २०१७ . - ज्याअर्थी, कार्यकारी 
अभियंता, उत्तर रत्नागिरी सा . बां . विभाग, रत्नागिरी यांनी दिनांक 
२ जुलै २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये रेवस रेड्डी रस्त्यावरील ( प्ररामा क्र . 
४ ) सा .क्र . ६४ / ०० मधील राजापूर तालुक्यातील दांडे पुलाचेबॉक्स 
रिटर्न सिंक झाल्याने बॉक्ससेलवरील दाब वाढल्यामुळे बॉक्ससेलच्या 
पायाला व पाठीमागील भिंतींना क पडल्याचे आढळून आले आहे . 
या पुलाचे समोरील भिंतीचे मजबुतीकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे . 
प्रस्तुत विषयी अधीक्षक अभियंता, सा . बां . मंडळ , रत्नागिरी यांनी 
खबरदारीची उपाययोजना म्हणून या पुलावरून अवजड वाहतूक बंद 
करणेबाबत कळविले आहे. तसेच अधीक्षक अभियंता, संकल्प चित्र 
मंडळ यांनी मजबुतीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत अवजड वाहतूक बंद 
करावी अशा सूचना दिनांक २७ मे २०१७ रोजी प्रत्यक्ष साईटच्या 
पाहणीवेळी दिल्या असून अवजड वाहनांची वाहतूक डोंगर तिठा मार्गे 
करावी लागणार आहे व त्यामुळे अंतरामध्ये सुमारे १२ कि . मी . इतकी 
वाढ होणार असून पुलावरून हलक्या वाहनासाठी वेग मर्यादा ३० 
कि . मी . प्रति तास ठेवणे आवश्यक आहे. तरी सदर पुलावरील अवजड 
वाहतूक बंद करणेची परवानगी मिळणेस विनंती केली आहे . 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी मोटार वाहन 
अधिनियम, १९८८ चे कलम ११५ व शासन अधिसूचना क्रमांक एमव्हीओ 
०५८९ / प्र.क्र . १०६१/ परि -२, दिनांक १९ मे १९९० नुसार मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या आणि जनतेच्या 
सोयीच्या दृष्टीने तसेच वाहतुकीची कोंडी टाळणे याकरिता खालीलप्रमाणे 

आदेशित करतो की , 
__ रेवस रेड्डी (प्र. रा. मा.क्र . ४ ) सा .क्र . ६४/ ०० राजापूर तालुक्यातील 
दांडे पुलावरील अवजड वाहनांसाठी वाहतूक बंद करून चिरेखाणी , 
डोंगर तिठा मार्गे सागवे या मार्गे वळविण्यात येईल . 

पुलाचे मजबूतीकरणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी मार्गाने वाहतूक 
वळविणेत यावी. तसेच मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ चे कलम 
११६ प्रमाणे पोलीस प्रशासनाकडून आवश्यक ती कार्यवाही करणेत 
यावी . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ५ जुलै २०१७ 
रोजी दिला. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ५ जुलै २०१७. 


अभिजीत घोरपडे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

रत्नागिरी . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


नागरा 


पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

( ३) कोणत्याही प्रकारची शस्त्रे , अग्निशस्त्रे, ज्वालाग्रही व दाहक 

पदार्थ जवळ बाळगणे अथवा वाहून नेणे . 
मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं /विशा / जनरल / ३०७१ / २०१७. - ज्याअर्थी , 

___ या आदेशाचा भंग करणारा इसम भा .दं.वि. क. १८८ प्रमाणे कायदेशीर 

कारवाईस पात्र राहील . 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे मार्फत 
आयोजित माहे जुलै / ऑगस्ट, २०१७ मध्ये घेण्यात येणारी उच्च माध्यमिक उपरोक्त आदेशाच्या प्रती , नवी मुंबई आयुक्तालयातील सोबत 
प्रमाणपत्र लेखी परीक्षा (इ. १२वी) दिनांक ११ जुलै २०१७ पासून ते 

जोडलेल्या यादीतील ०२ परिरक्षण केंद्रे, एकूण ०३ परीक्षा केंद्रे व 
दिनांक २८ जुलै २०१७ व माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १०वी ) परिसरात सहज दिसणाऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी चिटकवून व 
दिनांक १८ जुलै २०१७ पासून दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ या दरम्यान । ध्वनीक्षेपकाद्वारे प्रक्षेपित करून त्याचा प्रचार करावा व त्या संबंधीच्या 
नवी मुंबईतील ०२ परिरक्षण केंद्रे व ०३ परिक्षा केंद्रावर स. ११- ०० ते 

नोंदी अभिलेखावर ठेवाव्यात . 
१४ -०० व दु. १५ - ०० ते १८ - ०० अशा दोन सत्रात संपन्न होणार सदरचा आदेश माझ्या सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 
आहेत . 

हेमंत नगराळे, 
उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र लेखी परीक्षा ( इ. १२वी ) परीक्षेसाठी 

नवी मुंबई , 

पोलीस आयुक्त, 
सुमारे १४८२विद्यार्थी बसणार आहेत. या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य 

दिनांक १० जुलै २०१७. 

नवी मुंबई . 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सर्व परीक्षा केंद्रांच्या 
परिसरातील झेरॉक्स मशिन, लॅपटॉप, पेजर , मोबईल फोनच्या वापरावर 

जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 
तसेच एस.टी. डी . बुथवर लक्ष ठेवण्याबाबत आणि परिक्षार्थीना मोबाईल 

आदेश 
फोन व इतर तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे / दुरसंपर्क साधने परीक्षा 

क्रमांक जिउनिर / प्रशा/विश्वरत्न मागासवर्गीयसंस / नों.र./ २०१७. 
केंद्रात घेऊन जाण्यास मनाई केली आहे ; 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व कलम 
ज्याअर्थी, सदर परीक्षा या शांततेच्या निर्भय व निर्विघ्न वातावरणात 

१०९( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार, मी . श्रीमती बी. एस. माळी , 
पार पडावे याकरिता नवी मुंबई आयुक्तालयातील हद्दीतील ०२ परिरक्षण 

जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे विश्वरत्न 
केंद्रे व ०३ परीक्षा केंद्रांवर २०० मीटर परिसरात खालीलप्रमाणे मनाई । इंडस्ट्रीयल को .- ऑप. सोसा. मर्या. आगवे , ता . लांजा, जि . रत्नागिरी 
आदेश जारी करणे जरुरीचे आहे . याबाबत माझी खात्री झालेली आहे : नोंदणी क्रमांक जा .क्र . आरटीजी /( एलजेओ) /पीआरडी ( आय)/ १२१ / 

त्याअर्थी, मी , हेमंत नगराळे, पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई मला २०११, दिनांक २१ मार्च २०११ या संस्थेची, उपरोक्त वाचले क्र . ४ 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ अन्वये प्रदान केलेल्या । चा अवसायकांचा अंतिम अहवाल स्वीकारून महाराष्ट्र सहकारी 
अधिकारांचा वापर करून नवी मुंबई आयुक्तालय हद्दीतील सोबत संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी व 
जोडलेल्या यादीतील ०२ परिरक्षण केंद्रे, एकूण ०३ परीक्षा केंद्रे व संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे. 
परिसरात परीक्षार्थीना व महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अवसायन कामकाज बंद झाले 
शिक्षण मंडळाने दिलेल्या अधिकारान्वये ज्यांना सूट दिलेली आहे . आहे व संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे. 
अशा इसमांव्यतिरिक्त , इतर कोणत्याही इसमास दिनांक ११ जुलै 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
२०१७ रोजी ०० - ०१ पासून ते दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ रोजी 
२४- ०० वा . पर्यंत खालील कृत्यांस मनाई आदेश देत आहे : 

बी. एस . माळी, 
(१) मोबाईल फोन , पेजर , कॉर्डलेस फोन अगर इतर कोणतेही 

रत्नागिरी , 

जिल्हा उप निबंधक , 
संदेशवाहक यंत्र बाळगणे व वापरणे . 

दिनांक ५ जुलै २०१७ . सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 
(२ ) सदर परिसरात एकत्र जमणे, घोषणाबाजी किंवा निदर्शने करणे , 
परीक्षा केंद्रांवर येणाऱ्या परीक्षार्थीवर प्रभाव टाकण्यासाठी कोणतेही 
कृत्य करणे, तसेच ते परीक्षा देण्यापासून वंचित राहतील असे कोणतेही 
कृत्य करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


२५ 


( ४ ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ चे पोट 
कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगी शिवाय सभा 
घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे . 

( ५ ) वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, 
सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

( ६ ) वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व 
ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही . 
( ७) सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 
( ८ ) या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणेशिक्षेस पात्र होईल . 

सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे . 


नवी मुंबई, 
दिनांक ८ जुलै २०१७. 


राजेश बनसोडे , 
पोलीस उप आयुक्त , 
(विशेष शाखा), नवी मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक पोआ / नमुं / वि . शा ./म. आ ./ ३०५६/ २०१७. – ज्याअर्थी, नवी 
मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे, निदर्शने , 
धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन 
करतात. तरी नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये या दृष्टीकोनातून दिनांक ११ जुलै २०१७ रोजीचे 
०० -०१ वा . पासून ते दिनांक २५ जुलै २०१७ रोजीचे २४ -०० वा . 
पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ च्या 
कलम ३७( १) व ( ३ ) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे . 

( २ ) आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की , नवी मुंबई 
पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ३७ (१ ) व ( ३) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे . 

( ३ ) त्याअर्थी, मी , राजेश बनसोडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष 
शाखा, नवी मुंबई, मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये । 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , 
१९५१ च्या कलम ३७ (१) व ( ३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ११ जुलै २०१७ 
रोजीचे ००- ०१ वा . पासून ते दिनांक२५ जुलै २०१७ रोजीचे २४ - ०० 
वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य 
बरोबर नेणे . 

( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा 
फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार 
करणे . 

( क) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी , दंड, काठ्या, बंदुका , रिव्हाल्वर, 
देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 
वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, 
जमा करणे, तयार करणे . 

( ड ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा 
पुढाऱ्यांचे चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 

( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा 
राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास 
प्रवृत्त करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे किंवा आविर्भाव करणे , 
कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 

( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात 
येईल असे वर्तन करणे . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक रा. अ./ ४३१५ / २०१७. — श्री . जे. टी . कोरेगांवकर, दिवाणी 
न्यायाधीश, क . स्तर, महाड यांचा दिनांक १२ जून २०१७ ते २३ जून 
२०१७ अशी १२ दिवसांची वैद्यकीय रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने दिनांक 
२४ जून २०१७ ते २६ जून २०१७ रोजीच्या सुट्टीला जोडून मंजूर 
करण्यात येत आहे . 
__ पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
___ श्री . जे. टी . कोरेगांवकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री. जे. टी. कोरेगांवकर , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , महाड 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . जे. टी . कोरेगांवकर, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . वि . रा . 
डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , महाड यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १२ जुलै २०१७. 


मु . गो . सेवलीकर, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को. वि . पु.) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था/ बी -२/ ३६६० / सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ. क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित रजा/ परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वी 

पर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


__ ( ४ ) 


रजा. 


श्री . जे. पी. झपाटे , ४३ दिनांक १० जुलै २०१७ 

सौ . व्हि . ए. दिक्षित , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ दिवस 

जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
व अति . सत्र न्यायाधीश , अर्जित दिनांक १३ जुलै २०१७ 

अति. सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी . चार दिवस 

रत्नागिरी . 
अर्जित रजा. 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ११ जुलै २०१७. 


एस. जी . डिगे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ 


२७ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, एल विभाग , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम -२ / डब्ल्युएल / जीएनएल / सी / ११३३१/ २०१६- २०१७/ २१०२ / 
सन २०१६. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एल विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , बूमरँग को - ऑप. प्रिमायसेस सोसायटी लिमिटेड , 
सीटीएस नं . ४ व ४बी, साकी व्हिलेज , चांदिवली फार्म रोड , 
कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) ९(१ ) अन्वये नोंदणीकरीता आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , 
१९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ व्यापारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दापोली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरटीजी / डीपीआय /सीओएन / ३७७ / २०१६- १७ / सन २०१६ . 
प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री . दशरथ दाजी भोसले , मुख्य प्रवर्तक , कै . सौ . 

आर . आर . वैद्य इंग्लिश मिडिअम स्कूल विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार 
मर्यादित , दापोली, ता . दापोली , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
__ संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ ग्राहक 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भांडारे व अल्पोपहारगृहे ” संस्था आहे . 


शिरीष सपकाळ, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एल विभाग , मुंबई . 


नवी मुंबई, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०१६ . 


रो. का . बांगर, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दापोली. 


दापोली, 
दिनांक ८ डिसेंबर २०१६. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरटीजी / डीपीआय/ एचएसजी/ (टीसी) / ४०६/ २०१६-१७/ सन 
२०१६. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री . हफिज अ . कादिर , मुकादम मुख्य 
प्रवर्तक, सबा कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कोंड- दापोली, 
ता . दापोली , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, दापोली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरटीजी / डीपीआय / एचएसजी /( टीसी) / ४०७ / २०१६ - १७ / सन 
२०१६ . - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्रीमती शुभलक्ष्मी चंद्रशेखर कराडे, 
मुख्य प्रवर्तक , चैतन्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गिम्हवणे , 
ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम, १९६१ मधीलनियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 


आहे. 


आहे . 


रो . का . बांगर , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दापोली. 


दापोली , 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१६ . 


रो . का . बांगर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दापोली. 


दापोली , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २०१६ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , दापोली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरटीजी / डीपीआय / एचएसजी / (टीसी ) / ४०८ / २०१६- १७ / सन 
२०१७. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , श्री . अजय दत्ताराम पवार , मुख्य 
प्रवर्तक , नवनाथ आशिष सह. गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , कोकंबा आळी 
दापोली, ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम /टिएनए/ एमएचएडीबी/ एचएसजी/(टिओ)/( टीसी)/ ०३ / 
२०१६- २०१७. याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , “ साई श्रद्धा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ”, प्लॉट नं . सी २६, कुलगाव , बदलापूर , 
जिल्हा ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ 
चा महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ 
याचा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण "गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 


आहे. 


रो. का . बांगर, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , दापोली . 


राजेंद्र गायकवाड, 

उप निबंधक , 
मुंबई, 

सहकारी संस्था (मुंबई शहर व कोकण मंडळ ) , 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७. कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

__ मंडळ / म्हाडा , मुंबई . 


दापोली , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७. 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ४अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


१० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम /टिएनए / एमएचएडीबी/ एचएसजी / (टिओ)/( टीसी)/०३ / 
२०१६- २०१७ . - याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , “ आर के 
रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ”, सी - १० अॅन्ड सी -१०अ, 
कुलगाव , बदलापूर, जिल्हा ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ याचा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” आहे . 


मुंबई, 
दिनांक १६ मार्च २०१७. 


नितीन काळे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ / म्हाडा, मुंबई . 


राजेंद्र गायकवाड , 

उप निबंधक , 
मुंबई , 

सहकारी संस्था (मुंबई शहर व कोकण मंडळ ), 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१७. कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ/ म्हाडा , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी / (टीसी)/ १३४०९/ २०१६ 
२०१७. — याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , “नॉर्थ अॅव्हेन्यु को 

ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, इमारत क्र . ३, संकेत क्र . २९१, शैलेंद्रनगर , 
दहिसर ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ याचानियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम/ एमएचडीबी / एचएसजी/(टीसी)/ १३४११/ २०१६-२०१७. 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , “ कन्नमवार नगर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था युनियन मर्यादित ”, पत्ता ५३/ १३०५, पंचत्रिमूर्ती को - ऑप . 
हौसिंग सोसायटी, कन्नमवार नगर नं . १, विक्रोळी ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८३ । 
नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी/ एचएसजी /( टीसी)/ १३४११ / २०१६ 
२०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 
महा. २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक ६ मार्च २०१७. 


नितीन काळे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ / म्हाडा, मुंबई. 


___ उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा , मुंबई यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक एमयुएम / एमएचएडीबी / एचएसजी / ( टीसी ) / १३४१२ / २०१६ 
२०१७. — याद्वारे अधिसूचित करण्यात येते की, “ आदिती को - ऑप. हौसिंग 
सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नं . ए. एम . २, आरएससी- ३१, गोराई- २, बोरीवली 
( पश्चिम), मुंबई ४०० ०९२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० (१९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ याचानियम १० (१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 


नितीन काळे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ / म्हाडा, मुंबई. 


मुंबई , 
दिनांक १६ मार्च २०१७. 


आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम/ एमएचडीबी/ एचएसजी /(टीसी)/ १३४१०/ २०१६- २०१७. 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , “स्वप्न साफल्य सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित ”, पत्ता इमारत क्र . ८क , म्हाडा वसाहत, विनोबा भावे नगर , 
सांताक्रुझ, चेंबूर लिंक रोड , कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० नोंदणी 
क्रमांक एमयुएम / एमएचडीबी / एचएसजी /( टीसी )/ १३४१० / २०१६- २०१७ ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
यांचा कलम ९( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम 


नितीन काळे , 

उप निबंधक , 
मुंबई , 

सहकारी संस्था, मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 
दिनांक १७ मार्च २०१७ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 

मंडळ /म्हाडा, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, तालुका पनवेल यांजकडून 

आदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


२९ 


संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


रायगड , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७. 


चेतन ए. चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल . 


क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी / (टीसी) / ३३९५ / २०१६- २०१७ / 
सन २०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , तालुका पनवेल , 
जिल्हा रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , हरिद्वार बिल्डींग नं . ३, 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , फा . गट नं . ५ / ०, ५ / १, ५ / २, साक्षीनगर, 
देवद गाव, ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी) / ३३९५ / २०१६- २०१७/ सन २०१७, दिनांक २७ जानेवारी 
२०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा 
महा. २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / ओ / १३१ / २०१६-१७/ सन 
२०१७. — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल , तालुका पनवेल, जिल्हा 
रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री बहिरीनाथ प्रकल्पग्रस्त 
बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , मु . बेलपाडा , पो . जासई, 
ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / जीएनएल / 
ओ / १३१/ २०१६- २०१७ / सन २०१७, दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ ने ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या 
कलम ९ (१ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 


चेतन ए. चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता . पनवेल . 


रायगड, 
दिनांक २७ जानेवारी २०१७. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ३३९८ / २०१६- २०१७ / 
सन २०१७. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , तालुका पनवेल, 
जिल्हा रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , श्री हेरंब सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नेवाळी, स.नं . १/ १ + २ + ३ ब( १), १/ १ + २ + ३ब ( २)१ / 
४, २/ १, २ / २ पैकी, प्लॉट नं . २१, ता . पनवेल, जि . रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / एचएसजी /(टीसी )/ ३३९८ / २०१६- २०१७/ सन २०१७, 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


रायगड , 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७. 


चेतन ए. चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, पनवेल , ता . पनवेल . 


रायगड , 
दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१७. 


चेतन ए. चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पनवेल , ता . पनवेल . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , तालुका पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ ३३९७/ २०१६- २०१७ / 
सन २०१७. — सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , तालुका पनवेल , 
जिल्हा रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , एस . के. रेसिडेन्सी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , घर नं . ४००( अ ), ४००( ब), बुद्धवाडी 
रोड , पाली, ता . पनवेल , जि . रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्यूएल / 
एचएसजी / ( टीसी) / ३३९७/ २०१६ - २०१७/ सन २०१७, दिनांक ८ फेब्रुवारी 
२०१७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये तीचे उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे. सी . ६/ सन २०१७/ १४०० . 
सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
प्रिमियर रेसिडेन्सीस “ एच ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस क्र . 
६३७ (पार्ट ), ६३७ / ४४ ते ४६, ६३७ / ४९ ( पार्ट ), ६३७/ ५३ (पार्ट ), 
६३७/ ५४ ते ५६, ६५७/ ५८ ( पार्ट ), ६३७/ ५९ ते ७७, ६३७/ ७८ (पार्ट ), 
६३७ / ८७ ते १२१ मौजे कुर्ला, तालुका कुर्ला,किरोळ रोड , एल . बी . एस . 
मार्ग समोर , कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० या नावाने दिली असून , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी / 
टिसी / १२७६८ / सन २०१७, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे . 

संदिप देशमुख, 
मुंबई , 

सह निबंधक , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु. प्रा., मुंबई. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे. सी . ६/ सन २०१७/ १३९९. 
सह निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
प्रिमियर रेसिडेन्सीस “ सी ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस क्र . 
६३७ ( पार्ट ), ६३७ / ४४ ते ४६, ६३७ / ४९ ( पार्ट ), ६३७/ ५३ ( पार्ट ) , 
६३७ / ५४ ते ५६, ६३७ / ५८ ( पार्ट ), ६३७/ ५९ ते ७७, ६३७ / ७८ ( पार्ट ), 
६३७/ ८७ ते १२१ मौजे कुर्ला, तालुका कुर्ला, किरोळ रोड, एल. बी . एस . 
मार्ग समोर , कुर्ला ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० या नावाने दिली असून , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी / 
टिसी/ १२७६७/ सन २०१७, दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 


आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे . सी . ६ / सन २०१७ / १७२३. 
सह निबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
इंटिग्रेटेड भूमी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस नं . २०२८अ व 
२०२८ब मौजे घाटकोपर किरोळ, कच्छी कडवा पाटीदार वाडीजवळ, एल. बी. एस . 
मार्ग, घाटकोपर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८६ या नावाने दिली असून , ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) 
च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी / 
टिसी/ १२७७० / सन २०१७, दिनांक १ मार्च २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ 
मधील नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

संदिप देशमुख , 
मुंबई, 

सह निबंधक , 
दिनांक १ मार्च २०१७. सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो . पु. प्रा ., मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०१७. 


संदिप देशमुख, 

सह निबंधक , 
सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो. पु. प्रा ., मुंबई. 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१ / टे. सी . १ / सन २०१७ / ४८७. — सह 
निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
सहजीवन एस. आर.ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , न. भू.क्र . १५ (पार्ट), 
मौजे कांजुर , क्रांती नगर , टेंबीपाडा रोड, भांडुप ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७८ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) 
९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी / १२७५३ / 
सन २०१७, दिनांक २० जानेवारी २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा 
नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे. सी. ६/ सन २०१७/ १५४५. 
सह निबंधक , सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन । 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
प्रिमियर रेसिडेन्सीस “ अ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटीएस क्र . 
६३७ ( पार्ट ), ६३७/ ४४ ते ४६, ६३७/ ४९ ( पार्ट ), ६३७ / ५३ ( पार्ट ) , 
६३७/ ५४ ते ५६, ६३७ / ५८ (पार्ट ), ६३७/ ५९ ते ७७, ६३७ / ७८ (पार्ट ) , 
६३७/ ८७ ते १२१ मौजे कुर्ला, तालुका कुर्ला, किरोळ रोड, एल. बी . एस . 
मार्ग समोर , कुर्ला( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०७० या नावाने दिली असून, ही । 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . २४ ) 
च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी / 
टिसी / १२७६९ / सन २०१७, दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ नुसार नोंदविण्यात 
आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले 


मुंबई, 


संदिप देशमुख , 

सह निबंधक , 
दिनांक २० जानेवारी २०१७ . सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 

झो .पु. प्रा ., मुंबई . 


आहे . 


संदिप देशमुख, 
रायगड , 

सह निबंधक , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई . 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 


झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
___ क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन -१/ टे. सी. १/ सन २०१७/ ४८६. — सह 
निबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
श्री ओम शक्ती मोतीनगर एस . आर. ए. सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
न. भू.क्र . ५०९, ५१०, ५१० / १ ते ९, मौजे नाहूर, निर्मल लाईफ स्टाईलजवळ , 
सारी कंपाऊंड, एल . बी . एस. मार्ग, मुलुंड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८० ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
९ (१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी / १२७५२ / 
सन २०१७, दिनांक २० जानेवारी २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ -११, शके १९३९ ३१ 
अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 
नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू 

आदेश 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / एचएसजी /( टीसी ) / २२४२ / सन २०१७ . 
संदीप देशमुख , 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
मुंबई , 

सह निबंधक, 

प्राईम रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, चिंचनाका, चिपळूण , 
दिनांक २० जानेवारी २०१७ . सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
झो .पु. प्रा ., मुंबई . 

आहे. 
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, म्हाडा, मुंबई यांजकडून __ उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 

संस्थांचेनियम, १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
आदेश 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे. सी . ३/ सन २०१७ /१६६. 

असे आहे . 
सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था ( झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण) मुंबई 
यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र वेदा सहकारी 

व्ही . पी . शिंदे , 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, न . भू.क्र . ४२६ , १ / ४३१, ४३२( पै.), ४३७ व चिपळूण , 

सहायक निबंधक , 
१/ ४३७( पै. ), ४४०( पै.), ६४५ ( पै.) ते ६५०( पै.), ६५३( पै.), ६५४ , दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७. 

सहकारी संस्था , चिपळूण . 
६५५ (पै . ), ६५८ (पै.), ६५९ ( पै.), ८५४ , ८६९ , ८७० आणि ८७१ परेल 
शिवडी विभाग आणि न . भू.क्र . १५५( पै.), १७४( पै. ), १७६( पै.), १ / १७७( पै. ), सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चिपळूण यांजकडून 
१८५( पै.), १०३८ आणि १०३९ परमानंदवाडी, ग . द. आंबेकर मार्ग, भोईवाडा, 

___ आदेश 
परेल, मुंबई ४०० ०१२ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 

क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / एचएसजी/( टीसी)/ २२४० / सन २०१७. 
( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एमयुएम / 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
एसआरए / एचएसजी/टिसी / १२६९८ / सन २०१७, दिनांक १७ जानेवारी २०१७ 

एसआर प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , बाजारपेठ चिपळूण , ता . 
नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि 

चिपळूण, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
" गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

आहे. 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
रविंद्र इटकर, 

संस्थांचेनियम, १९६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
सहायक निबंधक , 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
सहकारी संस्था, मुंबई शहर , असे आहे . 
दिनांक १७ जानेवारी २०१७ . झो . पु. प्रा ., मुंबई . 

व्ही . पी . शिंदे , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चिपळूण यांजकडून 

चिपळूण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ . 

सहकारी संस्था , चिपळूण . 
आदेश 
क्रमांक आरटीजी/ सीपीएन / एचएसजी / ( टीसी)/ २२४१/ सन २०१७. सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 

आदेश 
अल- आफ्रिन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गुहागरनाका, चिपळूण , 

क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / एचएसजी / (टीसी) / २२३९ / सन २०१७. 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 

मुन शाईन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, राधाकृष्णनगर , ता . चिपळूण , 
आहे . 

जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी चा महा . २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 
संस्थांचेनियम, १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण 

__ उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

संस्थांचेनियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण 
असे आहे . 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

असे आहे . 

व्ही . पी . शिंदे , 
चिपळूण , सहायक निबंधक , 

व्ही . पी . शिंदे, 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, चिपळूण . चिपळूण , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ . 

सहकारी संस्था , चिपळूण . 


मुंबई , 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरटीजी/ सीपीएन / एचएसजी /( टीसी )/ २२४३ / सन २०१७. 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 

आद्रा- साईधाम सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, पागझरी , चिपळूण , ता . 
चिपळूण , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम, १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी /( टीसी) / १३४०५ / २०१६ 
२०१७. — याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , ओम सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, इमारत क्र . ८अ , विनोबा भावे नगर , कुर्ला (पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०७० नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी/ (टीसी) / 
१३४०५/ २०१६- २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) यांचा कलम ९(१ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

नितीन काळे , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७ . 

म्हाडा, मुंबई . 


चिपळूण, 


व्ही . पी . शिंदे , 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चिपळूण . 


दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ . 


मुंबई, 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / एचएसजी /( टीसी) / २२४४ / सन २०१७. 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , दत्तात्रय 
छाया स्मृती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, काविळतळी, ता . चिपळूण , 
जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ 
चा महा. २४ ) च्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , टी -विभाग , 
मुलुंड, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक मुंबई / उपनि / टी -वि / अधिसूचना / ५१३७ / २०१७. — याद्वारे प्रमाणित 
करण्यात येते की , उदय सागर को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
सब प्लॉट १०३५ - डी , सीटीएस नं . ९९८ , बी . पी. एस . क्रॉस रोड नं . २, 
मुलुंड ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूटी/ एचएसजी/ टीसी / १०८३२ / सन २०१७ रोजी नोंदविण्यात 
आलेली आहे . 


चिपळूण , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७. 


व्ही . पी . शिंदे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चिपळूण . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचेनियम , १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


मुलुंड , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१७ . 


मिलिंद सोबले, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, टी विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरटीजी / सीपीएन / एचएसजी/(टीसी)/ २२४५ / सन २०१७. 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणे प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
अल जझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ओझवाडी, चिपळूण , ता . 
चिपळूण, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
एफ - एन विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू- एफ -एन / एचएसजी / २३७७/ ( टीसी) / ९४४० / 
२०१६- १७ / सन २०१७. — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , व्ह्यू व्हिला को - ऑप . हौ . सो .लि ., 
सी .एस. नं . ४०६ / १० , दादर माटुंगा ( साऊथ ) इस्टेट एफ ( एन ) वॉर्ड नं . 
७८३८(१), प्लॉट नं . ४२५, श्रद्धानंद रोड , माटुंगा, मुंबई ४०० ०१९ ही 
संस्था नोंदणी क्रमांक मुंबई/ डब्ल्यू- एफ - एन / एचएसजी/ (टीसी )/ ९४४०/ २०१६ 
१७ / सन २०१७ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा . 
२४) च्या कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 


चिपळूण , 
दिनांक २ डिसेंबर २०१६ . 


विनय पां . शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चिपळूण . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


३३ 


कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 
नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे आहे . 

आदेश 
क्रमांक सनिदे/ ब१/ देखदेख संघ./ कलम २१/ नों .र. बा / सन २०१७. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० खालील अधिनियम क्रमांक 
आर. एस. लोखंडे, 

२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए. एम . यशवंत , 
मुंबई , 

सहायक निबंधक , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड , ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, एफ - एन विभाग, मुंबई. 

असे आदेश देतो की , देवगड तालुका सहकारी देखरेख संस्था मर्या., 
देवगड , ता . देवगड , जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एसडीजी/ डीजीडी/ जीएनएल / ९०१/ ९१, 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा, मुंबई यांजकडून दिनांक १५ नोव्हेंबर १९९१ या आदेशाच्या तारखेपासून रद्द झाला असे 

समजणेत यावे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
आदेश 

कलम १०९ प्रमाणे सदर संस्थेचे समाप्ती करणेचे काम दिनांक २४ 
क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी / (टीसी) / १३४२९ / २०१७ -२०१८ . 

एप्रिल २०१७ पासून रद्द झाले असे समजण्यात यावे. 
याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की , दक्षता सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , इमारत क्र . ८डी, विनोबा भावे नगर, कुर्ला ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०७० नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी / (टीसी ) / 

ए . एम . यशवंत , 
१३४२९/ २०१७- २०१८ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ।। देवगड , 

सहायक निबंधक , 
(१९६१ चा महा . २४ ) यांचा कलम ९ (१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , दिनांक २४ एप्रिल २०१७ . 

सहकारी संस्था , देवगड . 
१९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 
आले आहे . 

आदेश 
नितीन काळे , 

क्रमांक सनिदे/ ब१ / ग्राहक भांडार/ कलम २१ / नों .र. बा / सन २०१७. 
उप निबंधक , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० खालील अधिनियम क्रमांक 
सहकारी संस्था, मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे, 

२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , ए . एम . यशवंत , 
मुंबई, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड , ता . देवगड , जि .सिंधुदुर्ग 
दिनांक ३० मे २०१७. 

___ म्हाडा, मुंबई. 

असे आदेश देतो की , शिरगांव हायस्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय विद्यार्थी 
सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., शिरगांव , मु . पो . शिरगांव , ता . देवगड , 

जि . सिंधुदुर्ग या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे व सदर संस्थेचा नोंदणी 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

क्रमांक एसडीजी / डीजीडी/ सी . ओ. एन ./ ९०३ / सन १९९७, दिनांक २० 

जानेवारी १९९७ या आदेशाच्या तारखेपासून रद्द झाला असे समजणेत 
एफ - एन विभाग, मुंबई यांजकडून 

यावे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०९ 
आदेश 

प्रमाणे सदर संस्थेचे समाप्ती करणेचे काम दिनांक ३० मार्च २०१६ 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - एफ - एन / एचएसजी / २४४६ / (टीसी ) /९४७१ / पासून रद्द झाले असे समजण्यात यावे. 
२०१६- २०१७/ सन २०१७. — सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ - एन 
विभाग , मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , माँट किआरा ( माटुंगा ) 

ए . एम . यशवंत , 
को - ऑप . हौ . सो .लि ., प्लॉट नं . २७२ आणि २७२अ , सी . एस. नं . २२२ / 

देवगड , 

सहायक निबंधक , 
१० आणि २२२अ / १० , माटुंगा डिव्हीजन , अंडर एफ - एन वॉर्ड नं . ७३८१( २), 

दिनांक ३० मार्च २०१७. 

सहकारी संस्था , देवगड . 
देवधर रोड , माटुंगा, मुंबई ४०० ०१९ ही संस्था नोंदणी क्रमांक मुंबई/ डब्ल्यू 
एफ -एन / एचएसजी/ (टीसी)/ ९४७१/ २०१६-१७ / सन २०१७ महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) च्या कलम ९( १ ) अन्वये सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व 

अंतिम आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम, १९६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

क्रमांक सनि / उ. नगर/ बी - २/ कलम १०२ / साईबाबा महिला औद्यो ./ ११३ / 
सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

२०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( १)( क )(२ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , शिवपुरी गोसावी , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका, जि . ठाणे 
आर. एस . लोखंडे, 

सदर आदेशाद्वारे साईबाबा महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., 

ब्लॉक नं . सी -१०३/ १८०५, कुर्लाकॅम्प , उल्हासनगर - ५, ता . उल्हासनगर 
सहायक निबंधक , 

जि . ठाणे ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी दिनांक १८ मार्च २०१७ रोजी 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, एफ- एन विभाग, मुंबई . 
भाग एक ( को.वि.पु.) – ५ 


मुंबई , 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ 


दिलेला अंतरिम आदेश कायम करीत असून , संस्थेवर श्री . बी . व्ही , 
आवारे, उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर, यांची अवसायक 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

अवसायक यांनी संस्थेचा संपूर्ण कागदपत्रे , नोंदवह्या व कामकाजाचा 
तात्काळ ताबा घेऊन तपशीलवार यादीसह ताबा अहवाल या कार्यालयास 
आठ दिवसाचे आत दाखल करावा . 

सदरचा अंतिम आदेश माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
२१ एप्रिल २०१७ रोजी देण्यात आला. 


हा आदेश आज दिनांक १८ एप्रिल २०१७ रोजी माझे सही व 
कार्यलयीन मुद्रेसह दिला असे . 

पी . एम . खोडका , 
अलिबाग , 

जिल्हा उप निबंधक , सहकारी 
दिनांक १८ एप्रिल २०१७. संस्था , रायगड अलिबाग . 


शिवपुरी गोसावी , 
सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर यांजकडून 

अंतिम आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफएन विभाग , मुंबई 

यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- एफ -एन / जीएनएल / ओ/ ८७८१/ २७४४/ २०१६ 
१७ .- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ - एन विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसुचित करीत आहे की आई माऊली अन्न पुरवठा करणाऱ्या महिलांची 
नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था मर्या., रूम नं . ३१० , गणेशनगर , सॉल्ट पॅन 
रोड , सुर्वे बैठक हॉलजवळ , वडाळा ( पूर्व), मुंबई ४०० ०३७ ही नोंदणी 
क्रमांक एमयूएम/ डब्ल्यूएफ - एन / जीएनएल / ओ/ ८७८१/ २०१६- १७/ सन 
२०१७ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम 
१९६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत 
आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचेवर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ सामाजिक संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

आर . एस . लोखंडे, 
मुंबई, 

सहायक निबंधक , सहकारी 
दिनांक २९ मार्च २०१७ . 

संस्था , एफ - एन विभाग , 


क्रमांक सनि/ उ .नगर/ बी - २/ कलम १०२/ राष्ट्रमाता जिजाऊ पत ./ १९५ / 
सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
१०२( १ )( क )( २ ) अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , शिवपुरी गोसावी , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , उल्हासनगर तालुका , जि . ठाणे 
सदर आदेशाद्वारे राष्ट्रमाता जिजाऊ नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या., 
जिजाऊ निवास, राजबीर बेकरीजवळ , ब्लॉक नं . २५३, उल्हासनगर- ५ 
ता . उल्हासनगर, जि . ठाणे, ही संस्था अवसायनात घेणेसाठी दिनांक ३ 
जानेवारी २०१७ रोजी दिलेला अंतरिम आदेश कायम करीत असून , 
संस्थेवर श्री . एम . के . येवले , उप लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , 
उल्हानगर , यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

अवसायक यांनी संस्थेचा संपूर्ण कागदपत्रे, नोंदवह्या व कामकाजाचा 
तात्काळ ताबा घेऊन तपशीलवार यादीसह ताबा अहवाल या कार्यालयास 
आठ दिवसाचे आत दाखल करावा . 

सदरचा अंतिम आदेश माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह आज दिनांक 
२५ एप्रिल २०१७ रोजी देण्यात आला. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच- पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू/ एचएसजी/ टीसी / १६०३०/ २०१७ 
१८ / सन २०१७/०८ . – उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच -पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , ग्रँड हिंदुस्थान को - ऑप . हौ . सोसा. 
लि ., प्लॉट नं . १३५- १३६ , २५ वा रस्ता , बांद्रा ( पश्चिम ), मुंबई ४०० 
०५० नोंदणी क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/ टीसी/ १६०३० / 
२०१७- १८ / सन २०१७ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
[ सन १९६१ चा अधिनियम ( ९ )( १ )] अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण असे भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

अजयकुमार भालके , 
मुंबई , 

उप निबंधक, सहकारी 
दिनांक ३ एप्रिल २०१७ . संस्था , एच- पश्चिम विभाग , मुंबई . 


शिवपुरी गोसावी , 
सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , उल्हासनगर तालुका . 


जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड- अलिबाग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि/ कात - ५/विलिनीकरण / दीनदयाळपत ./ कलम २१ / नों रद्द/ 
सन २०१७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ 
व नियम १९६१ चे नियम १६( ७) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
मी , पी . एम . खोडका , जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , रायगड 
अलिबाग दीनदयाळ सहकारी पतसंस्था , म . पेण , ता . पेण, जि . रायगड 
नोंदणी क्र . आरजीडी / पीईएन / आरएसआर/ सी आर ४०२, दिनांक २७ मे 
१९९२ या संस्थेची नोंदणी सदर आदेशान्वये रद्द करीत आहे . 

आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्था निगम निकाय असल्याचे बंद 
होईल . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 

मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम/ डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी / टीसी/ १६०४१/ २०१७/ १५/ 
. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग , मुंबई याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , लिटल फ्लॉवर बिल्डिंग नं . ९ 
को - ऑप. हौ . सो .लि ., १४ वा रोड , टी . पी . एस .- ३ , बांद्रा ( पश्चिम ), मुंबई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


३५ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

आदेश 


४०० ०५० नोंदणी क्रमांक एमयूएम/ डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/ टीसी/ 
१६०४१/ सन २०१७ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० [ सन 
१९६१ चा अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९)( १)] अन्वये नोंदविण्यांत 
आली आहे. व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था " असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

अजयकुमार भालके , 
मुंबई , 

उप निबंधक, सहकारी 
दिनांक ३ एप्रिल २०१७. 

संस्था , एच - पश्चिम विभाग , 

मुंबई . 


क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/( टीसी)/ १३४०८ / २०१६ 
२०१७. - याद्वारे अधिसूचित करण्यांत येते की , गोराई रोड एच बिल्डींग 
को - ऑप हौसिंग सोसायटी लि . प्लॉट नं . ४५७, न्यू म्हाडा एमएचबी 
कॉलनी , गोराई रोड , बोरीवली ( प .), मुंबई ४०० ०९१ . 

ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व सन १९६१ 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली आहे. 
व उक्त अधिनायमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण "भाडेकरु सहभागीदारी संस्था ” असे 
करण्यात आले आहे . 

नितिन काळे , 

उप निबंधक , सहकारी 

संस्था , मुंबई पुर्व व पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७. 

म्हाडा , मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पुर्व व पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळ , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

__ अधिसूचना 
क्रमांक मुंमं / उपनि/ ससं( मु. पु.व प . उ.)/ बी - ४/ ११८० / २०१७. याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे की , रॉयल रेसिडन्सी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था , पत्ता : इमारत क्र . ७, विनोबा भावे नगर , कुर्ला( प.), मुंबई ४०० 
०७० . नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी/ एचएसजी/( टीसी)/ १३४१३ / 
२०१६ - २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व 
सन १९६१ अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे . 

नितीन काळे , 

उप निबंधक , सहकारी 

संस्था , मुंबई पूर्व व पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 
दिनांक १७ मार्च २०१७ . 

म्हाडा, मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

___ आदेश 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/ टीएनए/एचएसजी/( टीसी )/ १३४०४ / 
२०१६- २०१७. याद्वारे अधिसुचित रण्यांत येते की , डॉ . ए. पी . जे . अब्दुल 
कलाम सहकारी गृहनिर्माण संस्था फेडरेशन मर्यादित , पत्ता १ डी , 
मालवणी स्वप्नपूर्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , गायकवाड 
नगर, मालवणी, मालाड (प.), मुंबई ४०० ०९५. ही असोसिएशन महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व सन १९६१ अधिनियम क्रमांक 
( २४ ) यांच्या (९ )( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चा नियम 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
इतर संस्था असे करण्यात आले आहे . 


नितिन काळे , 

उप निबंधक , सहकारी 
संस्था , मुंबई पुर्व व पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ 

म्हाडा , मुंबई . 


मुंबई , 
दिनांक २४ जानेवारी २०१७ . 


आप 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पुर्व व पश्चिम उपनगरे , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रवाकस मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई यांजकडून 

__ अधिसूचना 
क्रमांक मुंमं / उपनि / ससं (मु . पु . व पु. उ.)/( बी - ४ )/ १२०८ / २०१७. 
याद्वारे अधिसूचित करण्यांत येते की , संजोग सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , इमारत क्र . ३ एबीसी , पी एम जी पी कॉलनी , मानखुर्द , मुंबई 
४०० ०४३ नोंदणी क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी/( टीसी)/ १३४१४ / 
२०१६- २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( सन १९६१ च्या अधिनियम क्रमांक ( २४ ) यांचा कलम ९( १ ) महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १९६१ याचा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

नितिन काळे , 

उप निबंधक , सहकारी 

संस्था, मुंबई पुर्व व पश्चिम उपनगरे , 
मुंबई , 

मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ 
दिनांक १८ मार्च २०१७ . 

म्हाडा , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आरटीजी/ सीपीएन / एचएसजी /( टीसी )/ २२३८ / सन- २०१७ 
. - दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यांत येते की , 
कृष्णसिद्धकला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , काविळतळी, ता . 
चिपळूण , जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६२ ( १९६१ चा महा. क्रमांक २४ ) यांच्या (९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचेनियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

व्ही . पी . शिंदे , 
चिपळूण, 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था , चिपळूण . 


भाग एक ( को . वि . पु.) - ५अ 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पी . एल. आर/( पी . एल . आर)/ एच. एस . जी /( टी . सी )/ ५३/ २०१६ 
२०१७/ सन - २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , 
जि .पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , सुख शांती सी व डी 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . १०६ , हिस्सा नं . १/ १, होली 
स्पिरीट शाळेच्यासमोर , माहिम - मनोर हायवे रोड , पालघर (प .), ता . 
जि . पालघर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. क्रमांक २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे. व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 

सुरेश अंधारे , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ . 

सहकारी संस्था , पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/ ७२६७/( टीसी)/ १३४०० / 
२०१६- २०१७. याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की , मजासवाडी सावली 
को - ऑप . हौ. सोसा लि ., चाळ क्र . १२ व १३ , सर्वोदय नगर , एम . एच. बी . 
कॉलनी , जोगेश्वरी ( पू .), मुंबई ४०० ०६० . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . क्रमांक २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ मधील नियम 
१०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
" भाडेकरु सहभागीदारी संस्था " करण्यांत आले आहे. 


नितीन काळे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पी . एल . आर /( पी . एल . आर )/ जी . एन. एल ./( ओ )/ २७/ २०१६ 
२०१७/ सन- २०१७. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , 
जि .पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , रिव्हर व्ह्यू ग्रीन्स सामाजिक 
वनीकरण व वृक्षलागवड सहकारी संस्था मर्या., मु . पो . काटाळे , ता . 
जि . पालघर , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा. क्रमांक २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे. व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यांत 
आले आहे . 

सुरेश अंधारे , 
पालघर , 

सहायक निबंधक , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७ . सहकारी संस्था , पालघर . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम /एमएचएडीबी/एचएसजी/ ७२६६/( टीसी )/ १३४०१ / 
२०१६ - २०१७ . याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की , नुर व्हिला को 
ऑप . हौ . सोसा. लि , प्लॉट नं . ५ , सब प्लॉट नं . २ , सीटीएस नं . २४ 
( पार्ट ), न्यु सी टी एस नं . २१ ( पार्ट ), जे . व्ही . पी . डी . स्किम , गुलमोहर 
क्रॉस रोड नं . १२, विलेपार्ले (प .), मुंबई ४०० ०४९ . ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. क्रमांक २४ ) यांच्या 
( ९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ मधील 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण " भाडेकरु सहभागीदारी संस्था करण्यांत आले आहे. 


नितीन काळे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/(टीसी)/ १३३९८ / २०१५ 
२०१६ . याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की , गोराई अनुराधा सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , प्लॉट नं . एम - १, आरएससी ५ , गोराई- १ , 
बोरीवली ( प .), मुंबई ४०० ०९१ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकार संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . क्रमांक २४ ) यांच्या (९ )( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “भाडेकरु 
सहभागीदारी संस्था ” करण्यांत आले आहे. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी/ एचएसजी/( टीसी)/ १३४०२/ २०१६ 
२०१७ . याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की , सुभाषनगर अष्टविनायक 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था असोसिएशन मर्यादित , चेंबूर निशांत सोसायटी, 
इमारत क्र . ३२, सुभाषनगर , चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१ . नोंदणी क्रमांक 
एमयूएम / एमएचडीबी/ एचएसजी/( टीसी)/ १३४०२/ २०१६- २०१७ ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . क्रमांक 
२४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम १९६१ मधील 
नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उपवर्गीकरण “ इतर संस्था ” करण्यांत आले आहे . 


नितीन काळे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०१६ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


नितीन काळे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १७ डिसेंबर २०१६. मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५- ११ , शके १९३९ 


३७ 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण, यांजकडून 

आदेश 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/( टीसी)/ १३३८९/ २०१६ 
२०१७. - याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की , मुंबई मिल कामगार 
वसाहत सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ५ - अ, न्यु हिंद मिल कंपाऊंड, 
रामभाऊ भोगले मार्ग, माझगांव , मुंबई ४०० ०१० . ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. क्रमांक २४ ) यांच्या 
कलम (९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त्त अधिनियमाच्या 
कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ 
मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून 
उपवर्गीकरण "भाडेकरु सहभागीदारी संस्था ” करण्यांत आले आहे . 


क्रमांक आरटीजी/ सीपीएन/ एचएसजी/(टीसी)/ २२३५ / सन -२०१६. 
-दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
परशुराम प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था , मर्या., परशुराम नगर चिपळुण, 
ता. चिपळूण . जि . रत्नागिरी , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . क्रमांक २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे आहे . 


नितीन काळे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१६ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


चिपळूण , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६. 


व्ही . पी . शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चिपळूण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी/( टीसी )/ १३३९५/ २०१६ 
२०१७. - याद्वारे अधिसुचित करण्यात येते की , स्वामी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , संकेत क्र . २८९ , इमारत क्र . ३ओ, बी , मागाठाणे , 
बोरीवली ( पूर्व), मुंबई ४०० ०६६ . ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . क्रमांक २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी संस्था " करण्यांत आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आरटीजी / सीपीएन/ सीओएन / ५४६ / सन - २०१६ . दिनांक १५ 
नोव्हेंबर २०१६ प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यांत येते की , इंग्लिश मिडीयम 
स्कूल पाग - झरी चिपळूण विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या., पाग 
झरी, ता . चिपळूण. जि . रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . क्रमांक २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे. 


नितीन काळे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१६ मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" ग्राहक संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ वस्तू भांडार व अल्पोपहार गृह " 
असे आहे. 


चिपळूण , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ . 


व्ही . पी . शिंदे, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चिपळूण . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास मंडळ , मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयूएम / एमएचडीबी / एचएसजी/(टीसी)/ १३३९९/ २०१६ 
२०१७. - याद्वारे अधिसुचित करण्यांत येते की , आशिर्वाद सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित , फ्लॅट नं . १०१ , इमारत क्र . ३ ( अ ,ब , क ) विनोबा भावे 
नगर , कुर्ला ( पश्चिम ) , मुंबई ४०० ०७० . नोंदणी क्रमांक एमयूएम / 
एमएचडीबी/ एचएसजी/( टीसी)/ १३३९९/ २०१६- २०१७ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. क्रमांक २४ ) यांच्या 
(९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम १९६१ मधील नियम 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उपवर्गीकरण 
"भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यांत आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण , यांजकडून 

आदेश 


नितीन काळे , 
मुंबई , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ डिसेंबर २०१६ . मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई . 


क्रमांक आरटीजी/ सीपीएन/ सीओएन / ५४५/ सन- २०१६. - दिनांक १५ 
नोव्हेंबर २०१६ प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यांत येते की , धोंडीराम 
दाभोळकर इंग्लिश मिडियम स्कूल विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार 
मर्या., सती., ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६२ ( १९६१ चा महा. क्रमांक २४ ) यांच्या ( ९ )( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 


३८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ -११, शके १९३९ 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांजकडून 
संस्थाचेनियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे “ वर्गीकरण " 

अंतिम आदेश 
ग्राहक संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ वस्तू भांडार व अल्पोपहार गृह " 

क्रमांक जिननि /सिंधु / वि .२ / कलम १०२/ अंतरिम / २०१५. - मी 
असे आहे. 

अ . वि . पाटील , जिल्हा उप निबंधक , सहाकारी संस्था , सिंधुदुर्ग 

मला, महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम , १९६१ 
चिपळूण , 

व्ही . पी . शिंदे , 

तसेच सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचे दिनांक 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ . 

सहायक निबंधक , 

७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार बांदानगर अर्बन 
सहकारी संस्था , चिपळूण . 

क्रेडीट को - ऑप. सोसायटी लि ., बांदा , ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग 

या संस्थेचे उपविधीतील मुख्य उद्देशानुसार संस्थेचे कामकाज बंद 
सहायक निबंधक सहकारी संस्था , चिपळूण , यांजकडून असल्याने व संस्थेने कायदा, नियम व उपविधीच्या तरतुदीनुसार 
आदेश 

नोंदणी व व्यवस्थापनाच्या शतींचे अनुपालन बंद केल्याने महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( २ ), १०३ ( १ ) 
क्रमांक आरटीजी/ सीपीएन / सीओएन/ ५४७/ सन - २०१६. - दिनांक १५ नुसार संस्थेचे कामकाज गुंडाळून अवसायनात घेणेबाबत अंतिम 
नोव्हेंबर २०१६ प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , न्यू इंग्लिश आदेश पारित करण्यात येत आहे . 
स्कूल पाग-चिपळूण विद्यार्थी सहकारी ग्राहक भांडार मर्या. पाग , 

___ संस्थेचे कामकाज गुंडाळण्यासाठी पुढीलप्रमाणे अवसायक मंडळाची 
ता . चिपळण जि . रत्नागिरी, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

नियुक्ती करण्यात येत आहे : 
१९६२ ( १९६१ चा महा . २४ ) मधील कलम ( ९ )( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे . 

१. श्री . ए. जे. फोंडेकर से . नि . सहकार अधिकारी , 

श्रे . १. 
उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 

२. श्री . डी . व्ही . वाघमोरे उप लेखा परीक्षक , 
संस्थाचे नियम , १९६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण 

सहकारी संस्था, सावंतवाडी 
" ग्राहक संस्था ” असे असून उपवर्गीकरण “ वस्तू भांडार व अल्पोपहार 

३. श्री . एम . पी . पाटील 
गृह " असे आहे . 

वसुली अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

जिल्हा सह . कृषी व ग्रामीण 
चिपळूण , व्ही . पी . शिंदे, 

बहु. विकास बँक मर्यादित , 
दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१६ . सहायक निबंधक , 

सिंधदर्ग . 
सहकारी संस्था , चिपळूण . 

४. श्री . के . एल . देसाई ठेवीदार प्रतिनिधी . 

___ सदरचे आदेश आज दिनांक १६ डिसेंबर २०१५ रोजी माझ्या सही 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , (सिडको) नवी मुंबई यांजकडून 

व शिक्क्यानिशी पारित करण्यात येत आहेत . 
आदेश 

अ . वि . पाटील , 
क्रमांक सनि / सस/सिडको/ २०१६/ ६६४०/ ३३४७. - सहनिबंधक सहकारी 
संस्था , सिडको, नवी मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व 

जिल्हा उप निबंधक, 
नोंदणी प्रमाणपत्र सिद्धीनील हार्मोनी को . ऑप . हौ . सो .लि ., भूखंड 

सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग. 
क्र . २१ , सेक्टर ०२ , उलवे, नवी मुंबई जिल्हा नोंदणी क्र . एनबीओएम / 
सिडको/ एचएसजी/ टी सी /( ६६४० )/ जेटीआर / २०१६- २०१७ या सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई 
संस्थेच्यावतीने श्री . सोमश्वर गंगाधरराव कोकणे-मुख्य प्रवर्तक , यांना 

यांजकडून 
देत आहे व त्यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ अन्वये 

अंतरिम आदेश 
संस्थेच्या नोंदणी अर्जावर स्वाक्षरी केलेल्या प्रवर्तकाची पहिली सभा 
संस्था नोंदणी करण्यात आल्याच्या तारखेपासून तीन महिन्यांचे आत 

क्रमांक मुंबई/ सनि / सी- वि / अवसायन आदेश / ४७६/ २०१५ . 
प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्यावतीने बोलवावी . 

महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०२( २ ) 

नुसार मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारपरत्वे मी , सतीश मा . 
श्री . एन . के . कोळी, प्राधिकृत अधिकारी , सहकारी संस्था , सिडको , 

तोटावार , सहायक निबंधक सहकारी संस्था , सी -विभाग , मुंबई. ही 
नवी मुंबई यांनी पहिल्या सर्वसाधारण सभेस हजर राहून अहवाल सभेच्या 

संस्था उपरोक्त कारणास्तव अवसायन घेत असून या संस्थेवर 
इतिवृत्तांताच्या प्रतीसह व हंगामी समिती सदस्यांच्या नांवांसह या कार्यालयात 

श्री . एन. डी . जाधव , लेखापरीक्षक , श्रेणी- २, यांची ऋणपरिशोधक 
मंजुरीसाठी सादर करावा . 

म्हणून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ 

अन्वये नियुक्ती करीत आहे . 
नवी मुंबई , 

सुभाष पाटील , 

सदरचे आदेश आज दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ रोजी माझे सही 
दिनांक २६ जुलै २०१६ . सहनिबंधक , सहकारी संस्था , शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
( सिडको), नवी मुंबई . 

एस . एम . तोटावार , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , सी विभाग, मुंबई . 


या 


सन राजपत्र भ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५- ११ , शके १९३९ ३९ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चिपळूण यांजकडून 
आदेश 

अंतिम आदेश 
क्रमांक सनिचि / वि .२/ नों . रद्द/ कळंबस्ते विकास / १७०७ / सन ___ क्रमांक सनिचि /वि .२/ नों . रद्द / कोंडमळा विकास /१७१६ / सन 
२०१५. महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ २०१५ . - महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
व नियम १९ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 

२१ व नियम १९ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
मी , संदिप काशिनाथ ठाकूर, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

मी, संदिप काशिनाथ ठाकूर , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
चिपळुण, ता. चिपळूण , जि . रत्नागिरी, कळंबस्ते विविध कार्यकारी 

चिपळुण , ता . चिपळूण, जि . रत्नागिरी , कोंडमळा विविध कार्यकारी 
सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कळंबस्ते, ता . चिपळूण , जि . 

सेवा सहकारी संस्था मर्यादित , कोंडमळा, ता . चिपळूण, जि . 
रत्नागिरी या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरएसआर / ९३१४ , 

रत्नागिरी या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरएसआर/ ३१३२७ 
दिनांक ९ जानेवारी १९४६ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेची 

दिनांक १९ जून १९६३ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेची नोंदणी 
नोंदणी या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे . या आदेशाचे 

या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे . या आदेशाचे तारखेपासून 
तारखेपासून वरील संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याचे समजणेत 

वरील संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याचे समजणेत यावे. 
सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक 

___ सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक 
२५ मार्च २०१५ रोजी पारित केला आहे . 

२५ मार्च २०१५ रोजी पारित केला आहे. 


यावे. 


संदिप काशिनाथ ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चिपळुण. 


संदिप काशिनाथ ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, चिपळुण . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चिपळूण यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिचि /वि.२/ नों. रद्द / करंबवणे विकास / १७२५ / सन २०१५. 
महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ व नियम 
१९ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये मी, संदिप 
काशिनाथ ठाकूर , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चिपळूण , 
ता . चिपळूण , जि . रत्नागिरी, कळंबवणे विविध कार्यकारी सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित, करंबवणे, ता. चिपळूण , जि . रत्नागिरी या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरटीजी / आरएसआर / ९३१४, दिनांक 
९ जानेवारी १९४६ अन्वये नोंदविण्यात आलेल्या संस्थेची नोंदणी 
या आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. या आदेशाचे तारखेपासून 
वरील संस्थेचे अस्तित्व संपुष्टात आल्याचे समजणेत यावे. 

सदरचा आदेश माझ्या सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक 
२५ मार्च २०१५ रोजी पारित केला आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ (डीओएम) /एचएसजी / ( टीसी )/ २४४८०/ ११६ / 
सन २०१२. – उप निबंधक सहकारी संस्था डोंबिवली याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , पार्वती वृंदावन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., जुना सर्व्हे नंबर २८३, नवीन सर्व्हे नंबर ९, मौजे 
ठाकुर्ली, डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जिल्हा ठाणे. ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) 
चा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहकारी संस्था " असे करण्यात 
आले आहे. 

आर. जी . गायकवाड, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक २८ सप्टेंबर २०१४ . 

डोंबिवली. 


संदिप काशिनाथ ठाकूर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चिपळुण. 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
पनवेल यांजकडून 

पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिप /विकास -२ / अवसायन / नों .रद्द/किडस् / पत / सन २०१०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान 

क्रमांक सनिप/ विकास-२/ अवसायन / नों.रद्द/ श्रीकाळभैरव / पत / सन २०१०. - महाराष्ट्र 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव, सहायक 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान करण्यात 
निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड “किडस् ” को - ऑपरेटिव्ह आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव, सहायक निबंधक , 
क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, नविन पनवेल, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड , सहकारी संस्था, पनवेल, जिल्हा रायगड "श्रीकाळभैरव ” ग्रामीण बिगरशेती 
या संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत आहे तसेच सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, कळंबोली, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड , या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्युएल / आरएसआर/ (सीआर )/ ५२६ / संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत आहे तसेच संस्थेचा 
९६- ९७ , दिनांक ९ जानेवारी १९९७ रद्द करण्यात येत आहे . 

नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर / (सीआर) / ५७०, दिनांक ९ 
हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे. 

मार्च २००४ रद्द करण्यात येत आहे . 

हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे . 


पनवेल , 
दिनांक २९ मार्च २०१० . 


बजरंग जाधव, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक ९ मार्च २००४ . 


बजरंग जाधव, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिप /विकास- २ / अवसायन / नों . रद्द /शिवशाई / पत / सन २०१०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल, जिल्हा रायगड “शिवशाई ” नागरी सहकारी 
पतसंस्था , मर्यादित , खांदा कॉलनी, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड , या 
संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत आहे तसेच संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर/ (सीआर )/ ५२० / ९५- ९६ , 
दिनांक ३० सप्टेंबर १९९५ रोजी रद्द करण्यात येत आहे . 

हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

पनवेल यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक सनिप /विकास - २/ अवसायन / नों .रद्द/शिवाई महिला / पत / सन २०१०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , जिल्हा रायगड “शिवाई महिला ” ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था , मर्यादित , कळंबोली , तालुका पनवेल , जिल्हा 
रायगड , या संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत आहे 
तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर /(सीआर )/ 
५७३, दिनांक २८ डिसेंबर २००४ रोजी रद्द करण्यात येत आहे . 

हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे . 


पनवेल , 
दिनांक २९ मार्च २०१०. 


बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक २९ मार्च २०१०. 


बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिप /विकास - २ / अवसायन / नों .रद्द / ओमकार / पत / सन २०१० . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव, सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , जिल्हा रायगड “ ओमकार ” नागरी सहकारी 
पतसंस्था , मर्यादित , खांदा कॉलनी, तालुका पनवेल, जिल्हा रायगड , या 
संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत आहे तसेच संस्थेचा 
नोंदणी क्रमांक / आरजीडी / पीडब्ल्युएल / आरएसआर /( सीआर) / ५१५ / ९५- ९६, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ रोजी रद्द करण्यात येत आहे . 

हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिप / विकास -२ / अवसायन / नों .रद्द/ नाथगगनगिरी / पत / सन २०१०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, जिल्हा रायगड “नाथगगनगिरी ” ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था, मर्यादित , खारघर , तालुका पनवेल , जिल्हा 
रायगड , या संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत आहे 
तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्युएल / आरएसआर /( सीआर) / 
५५९ / ०३, दिनांक ४ मार्च २००३ रोजी रद्द करण्यात येत आहे . 

हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे. 


पनवेल , 
दिनांक ७ फेब्रुवारी १९९५ . 


बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


पनवेल , 
दिनांक २९ मार्च २०१० . 


बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

उप निबंधक , सहकारी संस्था 
पनवेल यांजकडून 

के - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु के - डब्ल्यु / एचएसजी/ टीसी/ १४८९३ / सन २००९ . 
क्रमांक सनिप /विकास - २ / अवसायन / नों .रद्द / भुषणकुमार त्रिबंके / पत / सन 
२०१०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार 

उप निबंधक , सहकारी संस्था, के - पश्चिम विभाग , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव , 

उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , नियोजन "नंदिनी " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड “ भुषणकुमार 

सोसायटी लिमिटेड, प्लॉट नंबर १३९, चार बंगला वर्सेवा रोड , अंधेरी ( पश्चिम ), 
शंकरराव त्रिबंके नागरी सहकारी पतसंस्था, मर्यादित, नविन पनवेल , तालुका 

मुंबई ५३, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम 
पनवेल , जिल्हा रायगड, या संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द 

(९ )(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम, १९६१ चे नियम ५ अन्वये 
करीत आहे तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्युएल / आरएसआर / 

नोंदविण्यात आली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि नियम , 
( सीआर ) / ५४९ , दिनांक ६ मे २००२ रोजी रद्द करण्यात येत आहे . 

१९६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे 
हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे . 

असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 


बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल. 


पनवेल , 
दिनांक २९ मार्च २०१० . 


दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१० . 


राजेंद्र वीर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम-विभाग, मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
पनवेल यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिप /विकास- २ / अवसायन / नों .रद्द / अजिंक्यतारा / पत / सन 
२०१०. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड “ अजिंक्यतारा " 
को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , खांदा कॉलनी, तालुका पनवेल, 
जिल्हा रायगड , या संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत 
आहे तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडब्ल्युएल / आरएसआर/ (सीआर) / 
५३१, दिनांक ७ डिसेंबर १९९८ रोजी रद्द करण्यात येत आहे. 

हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था 

के - पश्चिम विभाग, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु के- डब्ल्यु / एचएसजी/ टीसी/ १४८९२ / सन २००९. 
___ - उप निबंधक , सहकारी संस्था, के -पश्चिम विभाग , मुंबई यांचेकडून मंजूर 

केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , नियोजन “बंचबेरी " को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सीटीएस नंबर १००८ , व्हिलेज वर्सावा, अंधेरी 
( पश्चिम ), मुंबई ५८, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे 
कलम ( ९)(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ चे नियम 
५ अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
आणि नियम , १९६१ चे नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


पनवेल , 
दिनांक २९ मार्च २०१० . 


बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


मुंबई, 
दिनांक २८ ऑक्टोबर २०१० . 


राजेंद्र वीर , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
के / पश्चिम -विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
__ पनवेल यांजकडून 

___ आदेश 
क्रमांक सनिप /विकास - २ / अवसायन / नों .रद्द / जनजागृती / पत / सन 
२०१० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , जिल्हा रायगड “ जनजागृती " 
ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित, लोणावळा, तालुका पनवेल , 
जिल्हा रायगड , या संस्थेची प्रस्तावनेत नमूद कारणास्तव नोंदणी रद्द करीत 

आहे तसेच संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरजीडी /पीडब्ल्युएल / आरएसआर/ ( सीआर) / 
५५६, दिनांक ५ डिसेंबर २००२ रोजी रद्द करण्यात येत आहे. 

हा आदेश माझे सही व कार्यालयाचे मुद्रेनिशी दिला आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

उरण - रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी /(टीसी)/ २०४७/ २००८- ०९ / सन 
२००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण - रायगड याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , “ खातिजा ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , उरण , 
सर्व्हे नंबर ४६०, ४६१, तालुका उरण , जिल्हा रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
"भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


पनवेल , 
दिनांक २९ मार्च २०१०. 


बजरंग जाधव , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पनवेल . 


उरण, 
दिनांक १० ऑक्टोबर २००८ . 


एस . टी . काठे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उरण - रायगड . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ६ 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ -११ , शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
उरण यांजकडून 

उरण यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / युआरएन / जीएनएल / ( सी )/ ७३६ / २००८ - ०९ / सन २००८. क्रमांक आरजीडी / युआरएन / एचएसजी /(टिसी) / २०४८ / २००८ -०९ / सन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण , तालुका उरण , जिल्हा रायगड याद्वारे २००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण , रायगड याद्वारे अधिसुचित 
अधिसुचित करीत आहे की , “मंगलमुर्ती टेम्पो वाहतूक सहकारी संस्था मर्यादित " करीत आहे की , “ साई माऊली" सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सीटी 
पागोटे , तालुका उरण , जिल्हा रायगड, नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / सर्व्हे नंबर १११, हिस्सा नंबर १७ अ, उरण , तालुका उरण , जिल्हा रायगड , 
जीएनएल / ( सी ) / ७३६ / २००७- ०८ / सन २००७ ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी /(टिसी )/ २०४८ / २००८ 
संस्था अधिनियम , १९६०( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) च्या ०९ / सन २००८ , ने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९ (१ ) अन्वये 
कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
१२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
“ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ व्यापारविषयक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 
आहे. 

__ एस. टी . काठे, 
एस . टी . काठे , उरण, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
उरण, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, दिनांक २३ ऑक्टोबर २००८ . 

उरण- रायगड . 
दिनांक २४ जानेवारी २००८ . 

उरण - रायगड. 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

रायगड - अलिबाग यांजकडून 
उरण यांजकडून 

क्रमांक जिदुविअ / रायगड / क-१/शिवशक्ती मच्छि / १२६४ / सन २००८. - सहायक 
क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / जीएनएल / ( ओ)/ ७४४ / २००८ - ०९ / सन २००८. निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) रायगड- अलिबाग यांचेकडून नोंदणी क्रमांक 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण , रायगड याद्वारे अधिसुचित करीत आहे 

आरजीडी / एसडीएन / आरएसआर /( एसआर ) ४४७ /( डी )/ २००९ -१०, सन २००८ , 
की , “ नागाव प्रकल्पग्रस्त बेरोगजार सहकारी संस्था मर्यादित ” तालुका उरण, 

दिनांक २४ सप्टेंबर २००९ सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड 
जिल्हा रायगड , नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / जीएनएल / ( ओ) /७४४ / 

अलिबाग याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , “शिवशक्ती मच्छिमार ” विविध 
२००८ -०९ / सन २००८ , दिनांक २५ ऑगस्ट २००८ ने ही संस्था महाराष्ट्र 

कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित , शेखाडी , पो . शेखाडी , तालुका श्रीवर्धन , 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६०( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 

जिल्हा- रायगड, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ 
२४ ) च्या कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 

चा नियम २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे 

अधिनियमाच्या कलम १२( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर सहकारी 

१०( १) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था असून उप वर्गीकरण “इतर कृषी 
संस्था ” असे आहे. 

संस्था ” (पशु पैदास संस्था) असे करण्यात आलेले आहे. 

एस . टी . काठे, 
उरण, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस . टी . काठे, 
दिनांक २५ ऑगस्ट २००८ . 

उरण- रायगड. अलिबाग- रायगड , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २४ सप्टेंबर २००९ . 

( दुग्ध ) रायगड- अलिबाग . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
उरण यांजकडून 

जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी 
क्रमांक आरजीडी / युआरएन / एचएसजी / (टिसी) / २०४९ / २००८ - ०९ / सन 

रायगड - अलिबाग यांजकडून 
२००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण , रायगड याद्वारे अधिसुचित क्रमांक जिदुविअ/ रायगड / क / गोवठणे मच्छि / १२६५ / सन २००८ . - सहायक 
करीत आहे की , “ मातोश्री को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्वे निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) रायगड - अलिबाग यांचेकडून नोंदणी क्रमांक 
नंबर ८० १, हिस्सा नंबर १(१ ) सी . तालुका उरण, जिल्हा रायगड, संस्था आरजीडी /युआरएन / आरएसआर / ( एसआर )४४६ / ( डी )/ सन २००९, दिनांक 
नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी /(टिसी )/ २०४९ / २००८ - ०९ / सन २४ सप्टेंबर २००९ सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग 
२००८ , ने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 

याद्वारे अधिसूचित करीत आहेत की , “गोवठणे मच्छिमार ” आणि मत्सव्यवसायीक 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

विविध कार्यकारी सहकारी संस्था मर्यादित, गोवठणे , तालुका उरण , जिल्हा 
संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण " गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 

रायगड , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

नियम २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 
एस. टी. काठे , 

अधिनियमाच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चा 
उरण, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

१०(१ ) अन्वये तीचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २००८ . 

उरण - रायगड. संस्था ” ( पशु पैदास संस्था) असे करण्यात आलेले आहे . 

एस. टी. काठे, 
अलिबाग- रायगड , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २४ सप्टेंबर २००९ . 

( दुग्ध ) रायगड- अलिबाग. 


उरण, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५-११, शके १९३९ ४३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
उरण , रायगड यांजकडून 

उरण, रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / युआरएन / एचएसजी / (टिसी ) / २१३५ / २००८ - ०९ / सन क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी / (टिसी) / २१३७ / २००९-१० / सन 
२००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण- रायगड याद्वारे अधिसुचित २०१०. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण - रायगड याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , “ जय गणेश ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्वे नंबर करीत आहे की , “ क्लासिक पार्क को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
३३ बी / ३३ सी मोठे नागांव, तालुका उरण , जिल्हा रायगड हि संस्था नोंदणी बोरीपाखाडी, सर्व्हे नंबर १७५ / १अ, १ बी तालुका उरण, जिल्हा रायगड , हि 
क्रमांक आरजीडी /युआरएन / एचएसजी/ (टिसी) / २१३५ / २००९-१० / सन २००९ , संस्था नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी/ (टिसी) / २१३७/ २००९ 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ , ने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम १० / सन २०१०, दिनांक २१ जानेवारी २०१० , ने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) २४ कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी 
असे आहे. 

गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

एस . टी . काठे , 
उरण, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस . टी . काठे, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २००९ . उरण - रायगड . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१० . 

उरण - रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
उरण, रायगड यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
क्रमांक आरजीडी / युआरएन / एचएसजी /(टिसी )/ २१३३ / २००८ - ०९ / सन 

उरण , रायगड यांजकडून 
२००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण - रायगड याद्वारे अधिसुचित 

क्रमांक आरजीडी / युआरएन / एचएसजी/ (टिसी) / २१३८ / २००९- १० / सन 
करीत आहे की , “ साई आकाश ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, उरण , 

२०१०. – सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण - रायगड याद्वारे अधिसुचित 
सर्व्हे नंबर ९८२ बी, ९८२/ १ बी, ९८३ डी , ९८४ अ, ९८२ अ, ९८३ क , ९८२ 

करीत आहे की , “ गरिब नवाज मंजिल अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
ओ, उरण करंजा रोड , उरण, तालुका उरण , जिल्हा रायगड हि संस्था नोंदणी 

मर्यादित , उरण , सर्व्हे नंबर ९७५ ब २ / २, ९७५ / १ उरण , तालुका उरण , जिल्हा 
क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी /(टिसी)/ २१३३ / २००९ -१० / सन २००९ , 

रायगड , हि संस्था नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी / (टिसी) / 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २००९, ने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) 

२१३८ / २००९- १० / सन २०१०, दिनांक २१ जानेवारी २०१०, ने महाराष्ट्र अधिनियम 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि 

क्रमांक २४ कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
असे आहे. 

गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

एस . टी . काठे , 
उरण , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

एस . टी . काठे, 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २००९ . उरण - रायगड . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २१ जानेवारी २०१०. 

उरण - रायगड . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
उरण , रायगड यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / एचएसजी/ (टिसी) / २१३४ / २००८ -०९ / सन 

उरण यांजकडून 
२००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण - रायगड याद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , “ श्रीप्रेरणा ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, उरण, सर्वे 

क्रमांक आरजीडी / युआरएन / जीएनएल / ( ओ ) / ७४७ / २००९- १० / सन 

२०१०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, उरण - रायगड याद्वारे अधिसुचित 
नंबर ८२९ , ८२९ / १ ते २, ८२८ / १ ते ५, ८२८ / अ व ब , गांधी चौक, उरण , 
तालुका उरण, जिल्हा रायगड , हि संस्था नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ युआरएन / 

करीत आहे की , “कुलदैवत प्रकल्पग्रस्त बेरोजगार सेवा सहकारी संस्था ” म . 

पागोटे , तालुका उरण , जिल्हा रायगड , हि संस्था नोंदणी क्रमांक आरजीडी / 
एचएसजी/ (टिसी ) / २१३४ / २००९ - १० / सन २००९ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २००९ , 
ने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

यूआरएन / जीएनएल / ( ओ)/ ७४७ / २००९ -१०/ सन २०१० , दिनांक ११ फेब्रुवारी 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

२०१०, ने महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 

आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 

संस्था नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “सर्वसाधारण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

वर्गीकरण “इतर सहकारी संस्था ” आहे . 


उरण, 


उरण, 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २००९. 


एस. टी . काठे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उरण - रायगड . 


उरण, 


एस. टी . काठे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

उरण- रायगड . 


दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१० . 


भाग एक ( को .वि. पु.) - ६अ 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ -११ , शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
पेण - रायगड यांजकडून 

पेण - रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीईएन / एचएसजी /( टीसी) / २१०४/ सन २०१० . - सहायक क्रमांक आरजीडी/ पीईएन /पीआरडी / एल / ४३३/ २००९- १० / सन २००९. 
निबंधक , सहकारी संस्था, पेण- रायगड जाहिरात करतात की , “ प्रथमेश अवधूत सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण- रायगड जाहिरात करतात की , 
चिंतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित ” हनुमान आळी, तालुका पेण , “ श्री रामकृपा मजूर सहकारी संस्था मर्यादित ” बोबे, पो . शिर्की, तालुका पेण , 
जिल्हा रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील जिल्हा रायगड , हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० मधील 
( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे . 
__ उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण “ उत्पादक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “( ब ) कामगारांच्या औद्योगिक 
संस्था ” असे आहे. 

संस्था ” असे आहे. 


आहे . 


पेण- रायगड , 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१० . 


द . रा . साईल, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पेण- रायगड. 


पेण- रायगड , 
दिनांक १७ डिसेंबर २००९. 


द . रा. साईल , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पेण - रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

पेण - रायगड यांजकडून 
क्रमांक / आरजीडी/ पीईएन / जीएनएल /( ओ)/ ४२८/ २००९-१०/ सन २०१० . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पेण - रायगड जाहिरात करतात की , 
“ बुधाजी भगत सुशिक्षित बेरोजगारांची सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ” खारपाडा , 
तालुका पेण, जिल्हा रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

पेण - रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी / पीईएन /पीआरडी / एल / ४३२ / २००९ -१० / सन २००९. 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पेण- रायगड जाहिरात करतात की , “ खारेपाट 
विभाग मजूर सहकारी संस्था मर्यादित ” रामवाडी, पो . पेण, तालुका पेण, 
जिल्हा रायगड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मधील 
( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ उत्पादक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “( ब ) कामगारांच्या औद्योगिक 
संस्था ” असे आहे. 


पेण- रायगड , 
दिनांक ११ जानेवारी २०१० . 


द . रा . साईल , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पेण- रायगड. 


पेण- रायगड , 
दिनांक १७ डिसेंबर २००९. 


द . रा. साईल , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

पेण- रायगड . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

पेण - रायगड यांजकडून 
क्रमांक आरजीडी /पीईएन / जीएनएल / ( ओ)/ ४३१/ २००९-१० / सन २००९. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पेण - रायगड जाहिरात करतात की , “ श्री 
संतोषीमाता मजूर सहकारी संस्था मर्यादित ” सोनखार , मु . पो . सोनखार , 
तालुका पेण , जिल्हा रायगड, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० मधील ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये । 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थाचे नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ उत्पादक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “( ब ) कामगारांच्या औद्योगिक 
संस्था ” असे आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

मालवण यांजकडून 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन /पीआरडी( एल ) / ७६७/ सन २००९. - प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते कि , “ श्रीराम मजूर सहकारी संस्था मर्यादित ", हिवाळे 
तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग, हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील कलम ९(१) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे. 
___ महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक ७( ब ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “उत्पादक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 
औद्योगिक संस्था ” असे आहे . 


द . रा . साईल , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पेण- रायगड . 


मालवण , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २००९ . 


कृष्णकांत धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

मालवण. 


पेण- रायगड , 
दिनांक १० डिसेंबर २००९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ ४५ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
मालवण यांजकडून 

मालवण यांजकडून 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन /पीआरडी( एल) / ७६६/ सन २००९. - प्रमाणपत्राद्वारे क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल / ( ओ) / ७७३ / सन २०१० . - या 
प्रमाणित करण्यात येते कि , “ जय हनुमान मजूर सहकारी संस्था मर्यादित " , प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , “ श्री महापुरुष पर्यटन सेवा सहकारी 
ओवळीये, तालुका मालवण , जिल्हा सिंधुदुर्ग, हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था मर्यादित ” तारकर्ली, मु . पो . तारकर्ली, तालुका मालवण , जिल्हा 
संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील सिंधुदुर्ग , हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा 
कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये दिनांक २३ फेब्रुवारी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम १० क्रमांक ७( ब ) 

२०१० रोजी नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक / एसडीजी/ एमएलएन / 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “उत्पादक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 

जीएनएल / ( ओ) / ७७३ / सन २०१०, असा आहे . 
औद्योगिक संस्था ” असे आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “इतर संस्था ” असे आहे . 

कृष्णकांत धुळप , 
मालवण, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २००९ . मालवण. 

कृ . रा . धुळप , 
मालवण, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१० . 

मालवण . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
__ मालवण यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन /पीआरडी( एल) / ७६५ / सन २००९. - प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करण्यात येते कि , “ श्री गणेश मजूर सहकारी संस्था मर्यादित , 

मालवण यांजकडून 
मालवण, तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग, हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी क्रमांक एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल / ( ओ ) / ७७२ / सन २०१०. - या 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चे महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , “ श्री देवी भवानी सुशिक्षित बेरोजगार 
कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

विविध सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ” सुकळवाडी , मु . पो . सुकळवाडी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक ७ ( ब ) अन्वये 

तालुका मालवण, जिल्हा सिंधुदुर्ग, हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
संस्थेचे वर्गीकरण “ उत्पादक संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ कामगारांच्या 

१९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१) अन्वये 
औद्योगिक संस्था ” असे आहे. 

नोंदविण्यात आली आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) ९ ( क ) अन्वये 

संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “इतर 
कृष्णकांत धुळप , 

संस्था ” असे आहे. 
मालवण , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २००९ . मालवण. 

कृष्णकांत धुळप , 
मालवण , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१०. 

मालवण . 
__ मालवण यांजकडून 
क्रमांक एसडीजी / एमएलएन /पीआरडी / ( ओ )/ ७७४ / सन २०१० . – या 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , “ श्री स्वामी समर्थ महिला पर्यटन 

___ पालघर यांजकडून 
सहकारी संस्था मर्यादित ” मालवण , मु . पो . तालुका रायगड, जिल्हा सिंधुदुर्ग , 

आदेश 
हि संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये दिनांक २३ फेब्रुवारी २०१० रोजी 

क्रमांक सनिपा / बी - २/ नों .रद्द / म. का .सं ./ का .क . २१ / ४२५ / सन २०१० . 
नोंदविण्यात आली असून तिचा नोंदणी क्रमांक / एसडीजी / एमएलएन / जीएनएल / 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार मला प्रदान 
( ओ) / ७७४ / सन २०१० , असा आहे . 

करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , सतीश मा . तोटावार , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर , जिल्हा ठाणे “ साईस्मित मजूर 
उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

कामगार ” सहकारी संस्था मर्यादित , तांदुळवाडी, तालुका पालघर , जिल्हा ठाणे , 
नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 

नोंदणी क्रमांक / ४९३, दिनांक ४ डिसेंबर १९९७ अन्वये नोदंण्यात आलेल्या 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “इतर संस्था ” असे आहे . 

संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २९ मार्च २०१० रोजी 
कृ . रा . धुळप, 

दिला आहे. 
मालवण , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१० . 

मालवण . 
पालघर , 

सतीश मा . तोटावार, 
दिनांक २९ मार्च २०१०. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५- ११, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
रायगड यांजकडून 

मुरुड - रायगड यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक आरजीडी / एमआरडी / कन्झ्यु मर्स / १४५५ / ०९- १० / सन २००९ . 
क्रमांक सनिप / वि -१/ का . क. २९ (३ )/ कलम- १०६ / सन २०१०. - महाराष्ट्र सहकारी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुरुड- रायगड जाहीरात करतात की , प्र. पा . 
संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१( ३) व १०९ नुसार मला प्राप्त झालेल्या ए. लो . माध्यमिक शाळा मिठागर विद्यार्थी विद्यार्थीनी सहकारी ग्राहक भाडांर 
अधिकारास अनुसरुन मी , श्री . एस. डी. पवार , सहायक निबंधक , सहकारी 

मर्यादित मिठागर , तालुका मुरुड, जिल्हा रायगड, ही संस्था , महाराष्ट्र अधिनियम , 
संस्था, तळा, जिल्हा रायगड , मजूर सहकारी संस्था मर्यादित पिटसई, तालुका 

१९६० मधील ( सन १९६१ या अधिनियमाचा क्रमांक २४ यांच्या कलम ९( १ ) 
तळा, जिल्हा रायगड ( अवसायन ) नोंदणी क्रमांक आरजीडी / एमएनजी/पीआरडी / 

अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. उपरिनिर्दीष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
बी /( एस )/१००५ /९४ दिनांक १६ डिसेंबर १९९४ या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत 

अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ मधील नियम क्रमांक १०( १ ) 
आहे . 

अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ ग्राहक संस्था असे असून उप वर्गीकरण “ वस्तु 
हा आदेश दिलेल्या तारखेपासून नोंदणी रद्द झाली असे समजावे . 

भांडार ” असे आहे. 
या आदेशाच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६१ 
चे नियम ९१ (३ ) अन्वये संस्थेचे दप्तर नष्ट करण्यात यावे. 

श्रीकांत पाटील , 
हा आदेश मी माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे . 

मुरुड- रायगड , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २००९ . 

मुरुड, जिल्हा रायगड . 
तळा, 

एस . डी . पवार , 
दिनांक २९ मार्च २०१०. सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 
तळा, जिल्हा रायगड . 

__ रायगड - अलिबाग यांजकडून 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 

क्रमांक जिदुविअ/ रायगड / क / भवानीमाता मच्छि / १४० / सन २०१०. - सहायक 
उल्हासनगर तालुका यांजकडून 

निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्घ ) रायगड - अलिबाग यांचेकडून नोंदणी क्रमांक 
आदेश 

आरजीडी/ यूआरएन / आरएसआर / ( एसआर ) ४४९ / ( डी ) / २०१० , दिनांक २२ जानेवारी 

२०१० , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रायगड- अलिबाग याद्वारे अधिसूचित 
क्रमांक सनि / उ. नगर / बी -२ / क . २१ / नोंदणी रद्द / आदेश / सन २०१० . - महाराष्ट्र 

करीत आहेत की , “ भवानीमाता मच्छिमार " विविध कार्यकारी सहकारी संस्था 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम २१ नुसार मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकानुसार मी , बी . वाय . पगारे , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

मर्यादित, कोंढरीपाडा, पो . चाणजे, तालुका उरण , जिल्हा- रायगड, ही संस्था , 
उल्हासनगर तालुका, जिल्हा ठाणेलाईफ लाईन नागरी सहाकारी पतसंस्था 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( सन १९६१ चा नियम २४ ) यांच्या 
मर्यादित, उल्हासनगर- २, प्रेम आहूजा बिल्डिंग, बॅरेक नंबर १, पंजाबी कॉलनी, कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
उल्हासनगर - २, तालुका उल्हासनगर , जिल्हा ठाणे , या संस्थेची नोंदणी रद्द १२(१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा १०(१) अन्वये तीचे 
करीत आहे . 

वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” ( पशुपैदास 
यापुढे सदरची संस्था ही निगम निकाय ( कार्पोरेट बॉडी) असल्याचे बंद होईल . संस्था) असे करण्यात आलेले आहे. 
सदर आदेश आज दिनांक २९ मार्च २०१० रोजी माझे सही शिक्यानिशी 

विठ्ठल सुर्यवंशी, 
दिला आहे. 

अलिबाग , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २२ जानेवारी २०१० . 

( दुग्ध ) रायगड- अलिबाग . 
कल्याण, 

बी . वाय . पगारे , 
दिनांक २९ मार्च २०१० . सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
उल्हासनगर तालुका. 

दापोली यांजकडून 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

क्रमांक आरटीजी/ डीपीआय / जीएनएल/ एस / ३८७/ २००९ - २०१० / सन २०१० . 
( आउयो ) वाडा यांजकडून 

- दापोली कृषी व ग्रामीण पर्यटन सहकारी संस्था मर्यादित दापोली तालुका 
क्रमांक सनिवा / बी - १/ टीएलए / डब्ल्युडीजे / एचएमजी / (टीसी) / १३०२ / सन 

दापोली, जिल्हा रत्नागिरी , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
२००८. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, ( आउयो ) वाडा अधिसुचित आहे 

१९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १ ) अन्वये 
की , “ श्री गणेश ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सहकारी संस्था मर्यादित , कुडूस , 

नोंदण्यात आलेली आहे. 
तालुका वाडा, जिल्हा ठाणे , हि संस्था महाराष्ट्र अधिनियम , १९६०( सन १९६१ उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कायदा १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
या अधिनियमाचा क्रमांक २४ यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था “सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे आहे. 
१९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे आहे. 

प्र . म. मालगावे , 
दापोली, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
सुरेश पाचंगे, 

दिनांक १३ मार्च २०१०. 
वाडा, 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २४ ऑक्टोबर २००८ . 

( आउयो) वाडा. 


दापोली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ ४७ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
सिंधुदुर्ग यांजकडून 

पनवेल तालुका, पनवेल यांजकडून 
आदेश 

क्रमांक आरजीडी / पीडबल्यूएल / जीएनएल / ( ओ) / ५८५ / २००९- २०१० / 
वाचले . - (१ ) या कार्यालयाकडील आदेश क्रमांक सन दिनांक २० 

सन २०१०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल, तालुका पनवेल 
फेब्रुवारी २००९ . 

याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , “ अष्टविनायक नागरी सेवा ” सहकारी 

संस्था मर्यादित , कोपरा , पो . खारघर , तालुका पनवेल जिल्हा रायगड नोंदणी 
( २ ) चेअरमन , बांदानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 

क्रमांक आरजीडी / पीडबल्यूएल / जीएनएल /( ओ)/ ५८५ / २००९ - २०१० / सन २०१० , 
सोसायटी मर्यादित , बांदा यांचेकडील दिनांक ४ नोव्हेंबर 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०१०, ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
२००९ चे पत्र. 

१९६०( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४) च्या कलम ९( १ ) अन्वये 
क्रमांक जिउनि /सिंधु/ वि -१/ का . क . १५६/ बांदानगर पत / २००९ . - ज्याअर्थी, 

तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
वाचेल क्रमांक १ च्या आदेशाने श्री . बी . एन . वरक , विशेष कार्यकारी 

नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

“ इतर सहकारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 
अधिकारी, बांदानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादित , 
बांदा , यांना बांदानगर अर्बन क्रेडीट को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी मर्यादित , 
बांदा, तालुका सावंतवाडी यांना संस्थेच्या थकबाकीदार सभासदांकडील १०१ 

बजरंग जाधव , 
दाखल्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे पनवेल , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ पर्यंत अधिकार दिनांक २ फेब्रुवारी २०१० . 

तालुका पनवेल. 
प्रदान करण्यात आलेले होते . संस्थेने संदर्भित पत्र क्रमांक २ अन्वये श्री . बी . 
एन. वरक , हे दिनांक १ ऑक्टोबर २००९ पासून विशेष कार्यकारी अधिकारी 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
या पदावरुन मुक्त झाले असल्यामुळे वसुलीचेदिलेले अधिकार रद्द करण्याबाबत 

पनवेल - रायगड यांजकडून 
कळविलेले आहे . 

क्रमांक आरजीडी/पीडबल्यूएल / एचएसजी/ (टीसी)/ २२८६/ २००९-२०१० / सन 
त्याअर्थी, श्री . बी . एन . वरक , विशेष कार्यकारी अधिकारी, यांना वाचले २०१०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पनवेल , तालुका पनवेल याद्वारे 
क्रमांक १ चे पत्राने दिलेले महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे अधिसुचित करीत आहे की , “पंकज वुड " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये प्रदान केलेले अधिकार दिनांक १ ऑक्टोबर लिमिटेड , फायनल प्लॉट सर्व्हे नंबर ५३१/ ३, पनवेल , तालुका पनवेल जिल्हा 
२००९ पासून काढून घेण्यात येत आहेत . 

रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/ पीडबल्यूएल / एचएसजी/(टीसी ) / २२८६/ २००९ 

२०१० / सन २०१० , दिनांक १५ सप्टेंबर २००९, ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
अशोक गाडे , 

संस्थाचे अधिनियम, १९६० मधील (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
सिंधुदुर्ग नगरी, 

जिल्हा उप निबंधक , 

२४ ) च्या कलम ९ (१) अन्वये तीचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २००९ . 

सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 

असे करण्यात आले आहे . 
सिंधुदुर्ग यांजकडून 
क्रमांक एसडीजी / एसडीआय /पीआरजी / ( अ )/ ११२ / सन २००९. - या 

बजरंग जाधव, 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , “ कलाप्रसाद अॅग्रो फुड प्रोसेसिंग 

पनवेल , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
सहकारी संस्था मर्यादित ", विलवडे, तालुका सावंतवाडी, जिल्हा सिंधुदुर्ग, ही 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०१०. 

पनवेल -तालुका, पनवेल . 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चे महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक १०( १)( ६ ) 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण "प्रक्रिया संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ कृषी 

पनवेल यांजकडून 
प्रक्रिया संस्था ” असे आहे . 

क्रमांक आरजीडी / पीडबल्यूएल/ एचएसजी /( टीसी) / २२८८ / ८२८ / २००९ 

२०१० / सन २००९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पनवेल , तालुका 
अशोक गाडे, 

पनवेल याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , “तिर्थराज ” सहकारी गृहनिर्माण 
सिंधुदुर्ग, 

जिल्हा उप निबंधक , 

संस्था मर्यादित , फायनल प्लॉट सर्व्हे नंबर २०, जुना ठाणानाका, तालुका 
दिनांक २५ सप्टेबर २००९ . 

सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग. 

पनवेल जिल्हा रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी / पीडबल्यूएल / एचएसजी / 
( टीसी) / २२८८ / २००९- २०१० / सन २००९, दिनांक १५ सप्टेंबर २००९, ने ही 
संस्था महाराष्ट्र अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) च्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १०( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

बजरंग जाधव , 
पनवेल, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १५ सप्टेंबर २००९ . 

पनवेल . 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -२ / हौसिंग संस्था / नोंदणी/ सन २००९. - सहायक क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - २/ हौसिंग संस्था/ १७६३/ नोंदणी / सन २०१० . 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका याद्वारे अधिसूचित करीत 
" राघव को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, घर नंबर १७ व १८ व आहे की , “ गुरू साई लिला ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्वे 
गावढाण , मौजे मांजर्ली, बदलापूर ( पश्चिम ), तालुका अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे नंबर २९, हिस्सा नंबर १ ( पार्ट ), मौजे चिंचपाडा, अंबरनाथ, तालुका अंबरनाथ , 
ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी/ (टीसी)/ २१३३१/ २००९ जिल्हा ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी/ (टीसी) / 
१० / सन २००९, दिनांक १७ नोव्हेंबर २००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था २१४७८ / २००९-१० / सन २०१०, दिनांक १८ जानेवारी २०१० व महाराष्ट्र 

अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) अन्वये आणि ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम १० ( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागीदारी 
असे आहे. 

गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 

राजेश लव्हेकर , 
अंबरनाथ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

राजेश लव्हेकर , 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २००९ . 

अंबरनाथ तालुका . अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक १८ जानेवारी २०१० . 

अंबरनाथ तालुका . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ४ / हौसिंग संस्था/ नोंदणी /१७५४ / सन २००९ . 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका याद्वारे अधिसुचित 

क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी /( टीसी) /१९७०७ / २००८ -०९ / सन २००८ . 
करीत आहे की , “ सम्राट प्लाझा ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ याद्वारे प्रमाणपत्राद्वारे 
सर्व्हे नंबर ८२ पैकी, सिटी सर्व्हे नंबर ४३८३, प्लॉट नंबर ४ , मौजे अंबरनाथ 

प्रमाणित करतात की , “ जय गौरीशंकर ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
कानसई सेक्शन , अंबरनाथ ( पूर्व), तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे ही संस्था 

लिमिटेड, गट नंबर ३१ ( पार्ट ), प्लॉट नंबर ४, मौजे मांजी, मोहनानंदनगर , 
नोंदणी क्रमांक टीएनए / ओबीएन / एचएसजी/( टीसी) / २१४७४ / २००९-१० / सन 

लँडब्रीज कॉम्प्लेक्सजवळ, मांजर्ली रोड , बदलापूर (पूर्व), तालुका अंबरनाथ , 
२०१०, दिनांक १५ जानेवारी २०१० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा 
१९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 

अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था १९६१ चा नियम क्रमांक १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९६१ चे 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

नियम क्रमांक १० ( १) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
असे करण्यात आले आहे . 

असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


अंबरनाथ , 
दिनांक १५ जानेवारी २०१० . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक ४ एप्रिल २००८ . 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१/ हौसिंग संस्था / नोंदणी/ सन २०१०. - सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका याद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
“ ॐ कल्पतरू " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ८० , 
हिस्सा नंबर ४ पैकी, प्लॉट नंबर १, बॅरेज रोड, व्हिलेज कुळगांव, बदलापूर 
( पश्चिम), तालुका अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे ही संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
ओबीएन / एचएसजी /( टीसी) / २१४७६ / २००९ - १० / सन २०१०, दिनांक १८ जानेवारी 
२०१० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६१ चा 
नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ/ बी-१/ हौसिंग संस्था नोंदणी / सन २००८ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, अंबरनाथ याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , “ हेरंब प्लाझा ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
सर्व्हे नंबर ४०, हिस्सा नंबर १०, मौजे - कुळगांव, कुळगांव बदलापूर ( पूर्व), 
तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / अबीएन / 
एचएसजी /(टीसी)/ १९७०९ / २००८- ०९ , दिनांक ५ एप्रिल २००८ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये सदर 
संस्थेचे वर्गीकरण “गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


अंबरनाथ , 
दिनांक १८ जानेवारी २०१० . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका. 


अंबरनाथ , 
दिनांक ५ एप्रिल २००८ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ ४९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी- १/ हौसिंग संस्था नोंदणी/ सन २००८ . - सहायक क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ४ / हौसिंग संस्था/ नोंदणी / सन २००९. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
की , “त्रिदेव ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , गट नंबर ३१, मांजी " प्रभु साई ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्वे नंबर २२ , हिस्सा 
रोड, मोहनानंदनगर , कुळगांव, बदलापूर ( पश्चिम ), तालुका अंबरनाथ, जिल्हा नंबर पार्ट , प्लॉट नंबर २, मौजे शिरगांव, मौजे शिरगांव, मौर्यनगर , बदलापूर ( पूर्व), 
ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / ओबीएन / एचएसजी /( टीसी )/ १९७११ / २००८ तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / अबीएन / एचएसजी / 
०९, दिनांक ५ एप्रिल २००८ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (टीसी) / २१४७७ / २००९-१० / सन २०१०, दिनांक १८ जानेवारी २०१० व महाराष्ट्र 
( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या १२(१) अन्वये 
१९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१) अन्वये 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
असे करण्यात आले आहे . 

गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


अंबरनाथ, 
दिनांक ५ एप्रिल २००८ . 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १८ जानेवारी २०१० . 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

अंबरनाथ तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

___ अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१/ हौसिंग संस्था/ नोंदणी / सन २०१०. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “ भागिरथी प्रभात " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर 
१२ / १२ व १५ / ११ ब , कुळगांव, बदलापूर ( पश्चिम ), तालुका अंबरनाथ , 
जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/ एबीएन / एचएसजी /( टीसी )/ २१४७३ / 
२००९ -१० / सन २०१०, दिनांक १४ जानेवारी २०१० व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या १२(१ ) अन्वये आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १० (१ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक सनि / अंबरनाथ/ बी - ४ / हौसिंग संस्था/ नोंदणी/ सन २००९. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
“शिव पार्क एफ अॅन्ड जी विंग " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, 
सर्वे नंबर १८ , हिस्सा नंबर १( पार्ट ), रेव्हेन्यू , व्हिलेज कुळगांव , अनंतनगर , 
बदलापूर (पूर्व), तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / 
एबीएन / एचएसजी/ (टीसी) / २१३१८ / २००९- १० / सन २००९ , दिनांक २५ सप्टेंबर 
२००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त 
अधिनियमाच्या १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे 
नियम क्रमांक १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


अंबरनाथ , 
दिनांक १४ जानेवारी २०१० . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २००९ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१/ हौसिंग संस्था/ नोंदणी/ सन २०१०. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
" न्यू श्री एकदंत को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ९ अ , 
हिस्सा नंबर १/ १/ ९( पैकी ), प्लॉट नंबर ९ , मौजे बेलवली, बदलापूर (पश्चिम ), 
तालुका अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / ओबीएन / एचएसजी / 
( टीसी) / २१४७५/ २००९- १० / सन २०१० , दिनांक १८ जानेवारी २०१० व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या १२(१ ) अन्वये 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ सर्व साधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -२/ हौसिंग संस्था / नोंदणी/ सन २००९. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 

की , “ अमोघ ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ४० , 
हिस्सा नंबर १( पार्ट ), प्लॉट नंबर ९ व १०, व्हिलेज शिरगांव, बदलापूर ( पूर्व), 
तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/ एबीएन / एचएसजी / 
( टीसी) / २१३३२ / २००९-१० / सन २००९, दिनांक १७ नोव्हेंबर २००९ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या १२ (१ ) अन्वये 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


अंबरनाथ , 
दिनांक १८ जानेवारी २०१० . 
भाग एक ( को .वि.पु.) - ७ 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ, 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २००९ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१/ हौसिंग संस्था / नोंदणी/ सन २००९. - सहायक क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ३/ हौसिंग संस्था / नोंदणी/ सन २००९. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “प्रिया साई ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर १४, 

की , “ जगदंबा " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर २६ , 
प्लॉट नंबर २, जूना कात्रप रोड , बदलापूर ( पूर्व), तालुका अंबरनाथ, जिल्हा 

हिस्सा नंबर २( पैकी) , प्लॉट नंबर २८ , चैतन्य संकूल ओ , कात्रप रोड , 
ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी / ( टीसी) / २१३३७/ २००९ 

शिरगाव, बदलापूर ( पूर्व), तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी 
१० / सन २००९ , दिनांक १९ नोव्हेंबर २००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

क्रमांक टीएनए/ एबीएन / एचएसजी /(टीसी)/ २१४७० / २००९-१० / सन २००९, 
अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये 

दिनांक २९ डिसेंबर २००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ 

चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या १२( १) अन्वये आणि 

व उक्त अधिनियमाच्या १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये तिचे 

१९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

आले आहे. 


अंबरनाथ , 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २००९. 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ, 
दिनांक २९ डिसेंबर २००९ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 


क्रमांक सनि / अंबरनाथ/ बी-१ / हौसिंग संस्था/ नोंदणी / सन २००९. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
“शिव पार्क सी विंग " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर १८ , 
हिस्सा नंबर १ पैकी , मौजे कुळगांव , अनंतनगर, गावंदेवी रोड, बदलापूर ( पूर्व) , 
तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी / 
( टीसी) / २१४६९ / २००९-१० / सन २००९, दिनांक २२ डिसेंबर २००९ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या १२(१ ) अन्वये 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ३/ हौसिंग संस्था / नोंदणी / सन २००९ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “ श्री बालाजी दर्शन ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्वे 
नंबर ४३( अ), हिस्सा नंबर ७( पैकी ), रायगड सोसायटी समोर , वडवली, 
अंबरनाथ ( पूर्व), तालुका अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक 
टीएनए/ एबीएन / एचएसजी/ ( टीसी )/ २१३३८ / २००९- १० / सन २००९ , दिनांक 
२१ नोव्हेंबर २००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 
उक्त अधिनियमाच्या १२( १) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


अंबरनाथ, 
दिनांक २२ डिसेंबर २००९ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका. 


अंबरनाथ , 
दिनांक २१ नोव्हेंबर २००९ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -२ / हौसिंग संस्था / नोंदणी / सन २००९. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “ जय साई गौरव " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर 
६६, हिस्सा नंबर ९ + ११ (पार्ट ), गणेशनगर , व्हिलेज कुळगांव , बदलापूर ( पश्चिम), 
तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी / 
( टीसी) / २१३३९ / २००९-१० / सन २००९, दिनांक २७ नोव्हेंबर २००९ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या १२ (१ ) अन्वये 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी- १/ हौसिंग संस्था/ नोंदणी / सन २००९ . - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “ न्यू शुभदा ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ३३, 
हिस्सा नंबर ७( पैकी), सी . टी . एस . नंबर ९३०७, व्हिलेज वडवली, अंबरनाथ 
( पूर्व), तालुका अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एबीएन / 
एचएसजी /( टीसी)/ २१४७१ / २००९ -१० / सन २००९, दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या 
१२ (१) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९६१ चे नियम क्रमांक 
१०( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


राजेश लव्हेकर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २००९. 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका. 


अंबरनाथ , 
दिनांक ३१ डिसेंबर २००९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११ , शके १९३९ ५१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -२ / हौसिंग संस्था/ नोंदणी / सन २००९. - सहायक क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी /(टीसी) / १९७०५ / २००८ - ०९ / 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे सन २००८ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , अंबरनाथ 
की , “ साई शंकर ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर ७८ , या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करतात की , “ वनराई विहार विस्तारीत बिल्डिंग 
हिस्सा नंबर २( पैकी), प्लॉट नंबर १० , बॅरेज रोड, बी कॅबिन कुळगांव , नंबर १ ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ९३, हिस्सा 
बदलापूर ( पश्चिम), तालुका अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक 

नंबर १ व २, मौजे कात्रप, वनराई कॉम्प्लेक्स , कात्रप , बदलापूर ( पूर्व), तालुका 
टीएनए / एबीएन / एचएसजी / (टीसी) / २१४६७ / २००९- १० / सन २००९, दिनांक 

अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
२१ डिसेंबर २००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा 

( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 

आहे . 
उक्त अधिनियमाच्या १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 

उपरोक्त अधिनियमाचे कलम १२(१ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
असून उप वर्गीकरण "भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 

१९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
आले आहे. 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 


अंबरनाथ, 
दिनांक २१ डिसेंबर २००९. 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक ३ एप्रिल २००८ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका याजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -२ / हौसिंग संस्था / नोंदणी / सन २००९. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 

की , "निसर्ग पूजा ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर ३२ , 
हिस्सा नंबर १ए / १, प्लॉट नंबर १०, व्हिलेज शिरगांव, एम. आय. डी . सी . रोड, 
बखारीच्यामागे , बदलापूर ( पूर्व), तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी / ( टीसी) / २१४६६/ २००९ -१० / सन २००९ , दिनांक 
१७ डिसेंबर २००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व 
उक्त अधिनियमाच्या १२( १ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९६१ चे नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
असून उप वर्गीकरण " भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ३/ हौसिंग संस्था/ नोंदणी/ सन २००९. - सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था , अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की , “ उमा शंकर ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर २६ , 
हिस्सा नंबर १( पार्ट ) , प्लॉट नंबर २ सी , १ अ , सरस्वतीनगर , नवीन डी . 
पी . रोड, शिरगाव , बदलापूर ( पूर्व), तालुका अंबरनाथ , जिल्हा ठाणे संस्था 
नोंदणी क्रमांक टीएनए/ एबीएन / एचएसजी /( टीसी) / २०९२५ / २००९- २०१० / सन 
२००९ दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे. 


अंबरनाथ , 
दिनांक १७ डिसेंबर २००९ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ , 
दिनांक २६ ऑगस्ट २००९ . 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ३/ हौसिंग संस्था/ नोंदणी / सन २००९. - सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , 
“ ओम विश्वेश्वर सदन " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नंबर 
९७ ब , हिस्सा नंबर ९( पैकी ), प्लॉट नंबर ३, बेलवली, बदलापूर ( पश्चिम ), 
तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी / 
( टीसी)/ २०९३० / २००९-१० / सन २००९, दिनांक ४ सप्टेंबर २००९ व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या १२ (१ ) अन्वये 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम क्रमांक १०( १ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

अंबरनाथ तालुका यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ४ / हौसिंग संस्था/ नोंदणी / १३२६ / सन २००९ 
. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , “ खुशबु ओ विंग " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
सर्व्हे नंबर २६ , हिस्सा नंबर २ अ / २४ व २ अ / २५ ,, प्लॉट नंबर २२ व २३, 
मौजे शिरगांव, बदलापूर (पूर्व), तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी 
क्रमांक टीएनए / एबीएन / एचएसजी /( टीसी )/ २१३३० / २००९ -२०१० / सन २००९ 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २००९ व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १९६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे . 

राजेश लव्हेकर , 
अंबरनाथ , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २००९ . 

अंबरनाथ तालुका . 


अंबरनाथ, 
दिनांक ४ सप्टेंबर २००९ . 
भाग एक ( को .वि .पु.) - ७अ 


राजेश लव्हेकर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

अंबरनाथ तालुका . 


५२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ -११ , शके १९३९ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

सी विभाग, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी - ३/ हौसिंग संस्था/ नोंदणी / सन २००९. - सहायक 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- सी / एचएसजी / (टीसी) / ८९७० / ३५१ / २००९-१० / सन 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका , या प्रमाणपत्राद्वारे अधिसूचित 

२०१०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , “ न्यू साई पूजा ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 

करीत आहे की , “ मुकुंद निवास " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
गट नंबर ४७ पार्ट , प्लॉट नंबर ८, व्हिलेज मांजर्ली, बदलापूर ( पश्चिम) , 

१३७, दादीशेठ अग्यारी लेन , चिराबाजार , मुंबई ०२, ही संस्था, महाराष्ट्र 
तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए/ एबीएन / एचएसजी / 

सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ 
( टीसी )/ २१३४० / २००९ - २०१० / सन २००९, दिनांक २००९ व महाराष्ट्र सहकारी 

चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) 

आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) 

नियम , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु सहभागीदारी 

संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

असे करण्यात आले आहे. 

आर . के . भास्कर , 
राजेश लव्हेकर , मुंबई, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
अंबरनाथ , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , दिनांक ३० मार्च २०१० . 

सी -विभाग, मुंबई . 
दिनांक २७ नोव्हेंबर २००९ . अंबरनाथ तालुका . 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सी विभाग, मुंबई यांजकडून 
अंबरनाथ तालुका यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- सी / जीएनएल / ( ओ )/ ८२२१ / ३६९ / २००९ -१० / सन 
क्रमांक सनि / अंबरनाथ / बी -१/ हौसिंग संस्था / नोंदणी / सन २००९. - सहायक २०१०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
निबंधक , सहकारी संस्था, अंबरनाथ तालुका, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे करीत आहे की , “ श्रीनाथभुवन " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
की , “ गोविंदधाम टॉवर " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सर्व्हे नंबर 

व्हिलेज भुलेश्वर, काळबादेवी , मुंबई ०२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
४१, हिस्सा नंबर (पार्ट ), व्हिलेज मांजी, शिवशांती कॉम्प्लेक्सजवळ , बदलापूर 

अधिनियम , १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) 
( पश्चिम) , तालुका अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे संस्था नोंदणी क्रमांक टीएनए / 

अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि 
एबीएन / एचएसजी /( टीसी) / २१४६८ / २००९- २०१० / सन २००९ , व महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचे नियम , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वये तिचे 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 

वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे 
९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे. व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
अन्वये आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये 

करण्यात आले आहे. 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “भाडेकरु 

आर . के . भास्कर, 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १ एप्रिल २०१०. 

सी-विभाग , मुंबई. 
राजेश लव्हेकर , 
अंबरनाथ, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
दिनांक २१ डिसेंबर २००९. अंबरनाथ तालुका . 

सी विभाग, मुंबई यांजकडून 

क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- सी / एचएसजी/ (टीसी)/ ८९७१ / ४०० / २०१०- ११ / सन 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

२०१०. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित 
एच / पूर्व विभाग , मुंबई यांजकडून 

करीत आहे की , “दि गॉडस गिप्ट टॉवर " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
आदेश 

लिमिटेड, ६, ८ व ९, १० पहिली सुतार गल्ली, मुंबई ०४, ही संस्था महाराष्ट्र 
क्रमांक मुंबई/ सनि / एच -पूर्व/ बी - ५ /१०/ ३२५/ सन २०१०. - महाराष्ट्र सहकारी 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ 
अधिनियम, १९६० चे कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 

चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली 
मी , माणिक बी सांगळे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच- पूर्व विभाग , 

आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
मुंबई या आदेशाद्वारे रेनबो इंक अॅण्ड वॉर्निश मॅन्युफेक्चर कंपनी कर्मचारी 

नियम , १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी 
सहकारी पतपेढी लिमिटेड नोंदणी क्रमांक बीओएम / आरएसआर - २९२ / सन 

संस्था ” असून उप वर्गीकरण “भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे 
१९६६ या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे. हा आदेश आज दिनांक करण्यात आले आहे. 
८ एप्रिल २०१० रोजी माझ्या व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिला आहे . 

आर. के. भास्कर, 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
माणिक बी . सांगळे , दिनांक ९ एप्रिल २०१०. 

सी -विभाग, मुंबई . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १६ एप्रिल २०१० . 

एच- पूर्व विभाग, मुंबई. 


मुंबई, 


मुंबई, 


मुंबई, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७- ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ ५३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 
सी विभाग, मुंबई यांजकडून 

ठाणे यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- सी / एचएसजी / (टीसी) / ८९६८ / २००९ -१० / सन २०१० क्रमांक टीएनए/ एसपीआर / अजीआर / ( ओ) / ५६२ / २००९-१० . - या 
. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करणेत येते की , “ रविराज दूध उत्पादक सहकारी संस्था 
करीत आहे की , “ द्वारका आशिष ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 

मर्यादित ” डोळखांब, मु .पो . डोळखांब, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे ही संस्था , 
६ / ८ . जांभुळवाडी, काळबादेवी रोड , मुंबई ४०० ०४ , ही संस्था महाराष्ट्र 

महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ 

अधिनियम २४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम २( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम , १९६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी 

नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 

असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” ( दुग्ध ) असे आहे. 
असे करण्यात आले आहे . 
आर . के . भास्कर , 

एस . एल . रोकडे, 
मुंबई, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नवी मुंबई, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक १४ जानेवारी २०१० . 

सी -विभाग , मुंबई. दिनांक ९ मार्च २०१० . 

( दुग्ध ) ठाणे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

___ सी विभाग, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू - सी / जीईएन / ओ /८४९६ / २००९ -१० / सन २०१० . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , “ आनंद भवन प्रिमायसेस " को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
३०, सी एस . नंबर १२४६, भुलेश्वर डिव्हिजन , ३३ - ४५, श्यामसेट स्ट्रीट , 
सिप्पी चाळ , मुंबई ०२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) 
यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा नियम १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण "इतर 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

आर. के . भास्कर , 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
दिनांक २५ सप्टेंबर २००९ . 

सी -विभाग , मुंबई . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए/ एसपीआर / ओजीआर/ ( ओ)/ ५६३/ २००९- १०. - या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करणेत येते की , “ संचित दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित " 
म्हसकळ, मु . पो . टिटवाळा , तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम , १९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
२४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम २(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम , १९६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “इतर कृषी संस्था ” ( दुग्ध ) असे आहे . 


मुंबई, 


नवी मुंबई , 
दिनांक ९ मार्च २०१० . 


एस . एल . रोकडे, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 

ठाणे यांजकडून 
क्रमांक टीएनए केएलएन / अजीआर / ( ओ) /५६१ / २००९- १०. - या प्रमाणपत्राद्वारे 
प्रमाणित करणेत येते की , “ साईबाबा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित " 
काकडपाडा, पो . वेहले , तालुका कल्याण , जिल्हा ठाणे ही संस्था, महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १९६० मधील ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
२४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम २( १) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे 
नियम, १९६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “इतर कृषी संस्था ” ( दुग्ध ) असे आहे . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था 

डी-विभाग, मुंबई यांजकडून 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु डी विभाग / एचएसजी / (टीसी)/ ८९४६ / सन २००९ 
१०/ २०१० . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग , मुंबई यांचेकडून मंजूर 
केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , “ प्रतिक्षा टॉवर " को - ऑपरेटिव्ह 
हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी.एस.नंबर १/ २५५ , ताडदेव विभाग, निमकर 
मार्ग, ताडदेव, मुंबई ०८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या 
कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सरकारी संस्था १९६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण "भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


नवी मुंबई, 
दिनांक ९ मार्च २०१० . 


एस . एल . रोकडे, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

( दुग्ध ) ठाणे . 


मुंबई, 
दिनांक १ जानेवारी २०१० . 


राजकुमार पाटील , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 

डी -विभाग, मुंबई. 


५४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 

डहाणू यांजकडून 
डी -विभाग, मुंबई यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्युडी / एचएसजी / ( टीसी) / ४०८६ / सन २००९-१० / २०१० 
. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग , मुंबई अधिसूचित करीत आहे 

क्रमांक सनिड / बी -२ / अवसायन सो / नों . रद्द / आहुरा फलोद्यान / सो / सन 
की , " श्री संतोषीमाता ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, सी . एस .नंबर 

२०१० . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा अधिनियम 

क्रमांक २४ ) चे कलम १०९ ( २ ) तसेच महाराष्ट्र शासन कृषी व सहकार 
३३२, डॉ . डी. बी . मार्ग, मुंबई सेंट्रल , मुंबई ०८ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 

विभाग यांचेकडील आदेश क्रमांक आर . एस . एस् १४८७/ २४५८९ / १८० / 
संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) यांच्या कलम 

१५ - सी , दिनांक २६ जून १९८८ व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी 
९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक औद्यो/ सी - १/ अवसायन / 
आणि महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम १९६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे 

परिपत्रक / ४६४३/ सन २००७ , दिनांक ७ जानेवारी २००८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 

अधिकारापरत्वे मी , व्ही . के . संखे सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डहाणू , 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 

जिल्हा ठाणे, आहुरा फलोद्यान अॅण्ड अलाईड अॅक्टीव्हीटीज सहकारी संस्था 
मर्यादित , चिखले, तालुका डहाणू , जिल्हा ठाणे नोंदणी क्रमांक टीएनओ/ 

डीएनक्यू / सर्वसाधारण / इतर / ५२६ / सन १९९१ दिनांक ११ डिसेंबर १९९१ या 
मुंबई , 

राजकुमार पाटील , 

अवसायनातील संस्थेचा सयापक ( अवसायक ) यांनी सादर केलेला अंतिम 
दिनांक १२ फेब्रुवारी २००९ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , अहवाल स्विकृत करीत असून संस्थेचे संपूर्ण कामकाज व आर्थिक व्यवहार 
डी -विभाग, मुंबई . बंद करण्याचा आदेश देत आहे. 

तसेच उक्त अधिनियमातील कलम २१ अन्वये सदर संस्थेची नोंदणी रद्द 
उप निबंधक , सहकारी संस्था 

करीत असून अवसायकांनी संस्थेच्या संपूर्ण हिशोबाची कागदपत्रे व पुस्तके 

कार्यालयात एक महिन्याचे आत जमा करण्याचा आदेश देत आहे . 
वसई यांजकडून 

हा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 
क्रमांक टीएनए/ (व्हीएसआय) / एचएसजी/ (टीसी)/ २०४७० / सन २००८ -०९ / 
२००९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , वसई, जिल्हा ठाणे याद्वारे अधिसूचित 

व्ही . के . संखे, 
करतात की , “ अल-हरम ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड, नालासोपारा 

डहाणू, 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
( पश्चिम ), तालुका वसई, जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 

दिनांक ३० मार्च २०१० . 

डहाणू . 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था 
अन्वये व महाराष्ट्र सरकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये 

डहाणू यांजकडून 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 

क्रमांक टीएनए/ डीएचयू / एचएसजी /(टीसी) / २९२२३/ २०१०-११ / सन २०१० 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे . 

. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, डहाणू, जिल्हा ठाणे याद्वारे अधिसूचित 

करतात की , “ जनार्दन आर्किड " को - ऑपरेटिव्ह सहकारी संस्था मर्यादित , 
वसई, 

मोहम्मद आरीफ , 

मधोली, डहाणू, तालुका डहाणू, जिल्हा ठाणे ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी 
दिनांक २३ जानेवारी २००९ . 

संस्था अधिनियम, १९६० ( सन १९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) 
वसई . 

व महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचेनियम १९६१ मधील नियम १०( १) अन्वये संस्थेचे 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण " भाडेकरू सहभागीदारी 
उप निबंधक , सहकारी संस्था 

गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 
वसई यांजकडून 

व्ही . के . संखे, 
क्रमांक टीएनए / ( व्हीएसआय) / जीएनएल /( ओ ) / १३२० / सन २००९ - १० / डहाणू, 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
२००९ . - उप निबंधक , सहकारी संस्था, वसई, जिल्हा ठाणे याद्वारे अधिसूचित दिनांक २० एप्रिल २०१० . 

डहाणू-जिल्हा ठाणे. 
करतात की , “ श्री हरि इंड प्रिमा ” को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
वालीव , वसई , तालुका वसई , जिल्हा ठाणे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून सदर अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) 
अन्वये व महाराष्ट्र सरकारी संस्थांचे नियम , १९६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था ” असे आहे . 


वसई , 


मोहम्मद आरीफ , 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , 


दिनांक २ जुलै २००९ . 


वसई . 


५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७ / श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , सी -विभाग मुंबई यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


वाचावे : - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २००९ चे परिपत्रक . 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . 

(३ ) या कार्यालयातील फिरती अधिकारी श्री . यांचा दिनांक २३ डिसेंबर २००९ अहवाल. 
क्रमांक मुंबई/ सनि / सी -विभाग / का . क. १०२ / / सन २०१०. - ज्याअर्थी, चिराबाजार व्यापारी सहकारी पतपेढी लिमिटेड , ५१३/३७, चिराबाजार मार्केट, मुंबई 
०२. ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अंतर्गत नोंदणीकृत असून तिचा नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूसी / सीआर / ३७८ / ९१, 
दिनांक । । १९७८ असा आहे . व सदरची संस्था या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येत आहे ; 

ज्याअर्थी, मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २००९ चे परिपत्रकानुसार या विभागातील सर्व 
नागरी सहकारी पतसंस्थाचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना निर्गमित केल्यानुसार या विभागातील फिरती अधिकारी यांना आपल्या संस्थेस समक्ष भेट देऊन 
सर्व्हेक्षणाची माहिती घेऊन त्यानुसार कायदेशीर कारवाई करणेबाबत सूचना देण्यात आलेल्या होत्या ; 

आणि ज्याअर्थी, या विभागातील फिरती अधिकारी श्री . आर. बी . जाधव, सहायक सहकार अधिकारी, यांनी आपल्या संस्थेचा नोंदणीकृत पत्यावर दिनांक २३ 
डिसेंबर २००९ रोजी भेट दिली असता त्यांना संस्था नोंदणीकृत पत्यावर आढळून आलेली नाही. संस्थेने संस्थेच्या नियमित कामकाजाबाबत सहकारी कायदा नियम 
व संस्थेचा मंजूर उपविधी आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली परिपत्रके यानुसार संस्था कामकाज करीत नाही . आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा , 
लेखापरिक्षण अहवाल , आर्थिक पत्रके संस्थेने निबंधक कार्यालयाकडे सादर केली नसल्याने दिसून येते. तसेच संस्थेच्या नोंदणीकृत पत्यात बदल केला किंवा कसे 
? केला असल्यास त्यास या कार्यालयाकडून मंजुरी घेतलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, संस्था नोंदणीकृत पत्यावर आढळून न आल्याने संस्थेचा ठावठिकाणा लागत नाही. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १९६० व नियम 
१९६१ मधील तरतुदीनूसार संस्थेची माहिती निबंधकाचे कार्यालयास प्राप्त न झाल्याने सदर संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले असल्याने संस्था समापनात घेणे आवश्यक 
आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, वरील परिस्थितीचा विचार करता व सहकारी चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी यापुढे संस्थेचे अस्तीत्व ठेवणे योग्य होणार नाही अशी या 
कार्यालयाची धारणा झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

मध्यतंरीय आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम, १९६० चे कलम १०२ (१ ) क ( ४ ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , आर. के . भास्कर , सहायक 
निबंधक , सहाकारी संस्था, सी -विभाग , मुंबई , चिराबाजार व्यापारी सहकारी पतपेढी लिमिटेड , ५१३ / ३७, चिराबाजार मार्केट , मुंबई ०२ , ही संस्था समापनात 
घेण्याबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये श्री . आर . बी . जाधव, सहायक सहकारी 
अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे . सबब उपरोक्त विषयावर आपल्याला आपले काही लेखी अथवा तोंडी म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास 
आपले लेखी/ तोंडी म्हणणे मांडणेसाठी या आदेशाचे तारीखेपासून एक महिन्याचे आत अथवा दिनांक ८ एप्रिल २०१० रोजी दुपारी १२ .१५ वाजता या कार्यालयात 
उपस्थित रहावे. 

आपण सदर दिवशी व वेळी उपस्थित न राहिल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन सदर मध्यंतरीय आदेश कायम करणेत येईल याची नोंद घ्यावी. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मार्च २०१० रोजी माझ्या सही व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिला असे . 


मुंबई, 


दिनांक ९ मार्च २०१० . 


आर . के . भास्कर , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

सी -विभाग , मुंबई. 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २७ - ऑगस्ट २, २०१७/ श्रावण ५ - ११, शके १९३९ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग मुंबई यांजकडून 

मध्यंतरीय आदेश 


वाचावे : - (१) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे कडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २००९ चे परिपत्रक . 

( २) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ मधील तरतूद . . 

( ३ ) या कार्यालयातील फिरती अधिकारी श्री . यांचा दिनांक २१ डिसेंबर २००९ अहवाल . 
क्रमांक मुंबई / सनि / सी-विभाग / का . क . १०२ / / सन २०१०. - ज्याअर्थी, धर्मवीर संभाजी राजे को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड, ३५८ - ओ, गंगाराम 
खत्रीवाडी, जगन्नाथ शंकर शेठ रोड, ठाकूरद्वार , मुंबई ०२, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ अंतर्गत नोंदणीकृत असून तिचा 
नोंदणी क्रमांक बीओएम / डब्ल्यूओ/ सीआर / ८९६ , दिनांक ११ ऑगस्ट १९७८ असा आहे व सदरची संस्था या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येत आहे ; 

ज्याअर्थी, मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक २६ नोव्हेंबर २००९ चे परिपत्रकानुसार या विभागातील सर्व 
नागरी सहकारी पतसंस्थाचे सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना निर्गमित केल्यानुसार या विभागातील फिरती अधिकारी यांना आपल्या संस्थेस समक्ष भेट देऊन 
सर्वेक्षणाची माहिती घेऊन त्यानुसार कायदेशीर कारवाई करणेबाबत सूचना देण्यात आलेल्या होत्या ; 

आणि ज्याअर्थी, या विभागातील फिरती अधिकारी श्री . अविनाश इंगळे , अधिकारी ( श्रेणी-१), यांनी आपल्या संस्थेचा नोंदणीकृत पत्यावर दिनांक २१ डिसेंबर 
२००९ रोजी भेट दिली असता त्यांना संस्था नोंदणीकृत पत्यावर आढळून आलेली नाही. संस्थेने संस्थेच्या नियमित कामकाजाबाबत सहकारी कायदा नियम व 
संस्थेचा मंजूर उपविधी आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेली परिपत्रके यानुसार संस्था कामकाज करीत नाही. आणि वार्षिक सर्वसाधारण सभा, लेखापरिक्षण 
अहवाल, आर्थिक पत्रके संस्थेने निबंधक कार्यालयाकडे सादर केली नसल्याने दिसून येते. तसेच संस्थेच्या नोंदणीकृत पत्यात बदल केला किंवा कसे ? केला 
असल्यास त्यास या कार्यालयाकडून मंजुरी घेतलेली नाही ; 

आणि , ज्याअर्थी, संस्था नोंदणीकृत पत्यावर आढळून न आल्याने संस्थेचा ठावठिकाणा लागत नाही. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १९६० व 
नियम १९६१ मधील तरतुदीनूसार संस्थेची माहिती निबंधकाचे कार्यालयास प्राप्त न झाल्याने सदर संस्थेचे कामकाज ठप्प झाले असल्याने संस्था समापनात घेणे 
आवश्यक आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, वरील परिस्थितीचा विचार करता व सहकारी चळवळीच्या निकोप वाढीसाठी यापुढे संस्थेचे अस्तीत्व ठेवणे योग्य होणार नाही अशी या 
कार्यालयाची धारणा झाल्याने मी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. 

मध्यतंरीय आदेश 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम , १९६० चे कलम १०२ ( १ ) क ( ४ ) व १०३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , आर . के . भास्कर , सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, सी -विभाग, मुंबई , धर्मवीर संभाजी राजे को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी लिमिटेड , ३५८- अ, गंगाराम खत्रीवाडी, जगन्नाथ शंकर शंठ रोड , 
ठाकूरद्वार , मुंबई ०२. ही संस्था समापनात घेण्याबाबत मध्यंतरीय आदेश देत आहे. सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था, अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ अन्वये 
श्री. आर . बी. जाधव , सहायक सहकारी अधिकारी यांची अवसायक म्हणून नियुक्ती करीत आहे. सबब उपरोक्त विषयाबाबत आपल्याला आपले काही लेखी 
अथवा तोंडी म्हणणे सादर करावयाचे असल्यास आपले लेखी/ तोंडी म्हणणे मांडणेसाठी या आदेशाचे तारीखेपासून एक महिन्याचे आत अथवा दिनांक ८ एप्रिल 
२०१० रोजी दुपारी १२.१५ वाजता या कार्यालयात उपस्थित रहावे. 

आपण सदर दिवशी व वेळी उपस्थित न राहिल्यास आपले काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरुन सदर मध्यंतरीय आदेश कायम करणेत येईल याची नोंद घ्यावी . 
सदरचा आदेश आज दिनांक ९ मार्च २०१० रोजी माझ्या सही व कार्यालयाच्या मुद्रेसह दिला असे . 


मुंबई , 


दिनांक ९ मार्च २०१०. 


आर. के . भास्कर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 

सी -विभाग , मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


